Reg.No. NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५ , 


अंक ४३ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ [ पृष्ठे ३५, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, नाही. 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ . इ . केवळ अमरावती १-३५ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : 

: नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३० ९ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक शिरस्तेदार - भूसंपादन - कावि-६५८-२०१९. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक अ.का.-प्र.अ.- भू.सं.- कावि- ७३०-२०१८ , 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
अ .- एक -१ ( १६८५ ). 

( १ ) 


.. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता 
आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र 

म्हणून 

निर्धारित करण्याची आवश्यकता नाही . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मोर्शी यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची- एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०१४-१५, मौजा इत्तमगाव- पळसवाडा, तालुका वरुड , जि . अमरावती 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 


गट क्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


( अ ) मौजा पळसवाडा 


१ 


२६ पै . 


००६ 


२ 


२७/२ 


० १२ 


३ 


००१ 


४ 


२८/२ पै . 
२८/२ पै . 
२८/१ पै. 


५ 


००४ 


६ 


२८/१ पै . 


७ 


२५/१ 


० १ ९ 


८ 


२४/२ 


० ११ 


९ 


२४/ १ अ 


० १४ 


१० 


२४/१ पै . 


००१ 


११ 


२ ९ / ३ पै. 


0 ०४ 


१२ 


२ ९ / २ अ 


० ०४ 


१३ 


२ ९ / २ पै . 
२ ९ / २ पै . 


१४ 


. 


१५ 


२ ९ / १ 


००५ 


( ब) मौजा इत्तमगाव 


१६ 


१३/२ 


० १३ 


१७ 


१३/१ पै . 


००३ 


१८ 


१३/१ पै . 


० ०३ 


१ ९ 


१३/२ अ 


००५ 


२० 


१३/३ 


० १० 


२१ 


१४/१ पै . 


( १४/२ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची- एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . 


आर 


२२ 


१४/१ पै . 


० १० 


२३ 


१२/३ 


० २० 


२४ 


१२/४ 


० ०५ 


१२/२ पै . 


० ०४ 


२५ 
२६ 


१२/२ पै . 


० १४ 


२७ 


१२/१ अ 


o ole 


२८ 


१२/१ 


० ०५ 


एकूण . 


१ ९ ३ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : 


इत्तमगाव- पळसवाडा ग्रामीण मार्ग, ता . वरुड , जि . अमरावती. 


, 


प्रकल्प कामाचे वर्णन : 


इत्तमगाव - पळसवाडा पोच मार्गाचे बांधकामाकरीता . 


समाजाला होणारे लाभ : 


गावक - यांना इत्तमगांव ते पळसवाडा वहीवाटीचा मार्ग उपलब्ध होवून वाहतुकीची सोय होवून परिसरातील 
नागरिकांना या पायाभूत सुविधेमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होवून आर्थिक विकास होईल . ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


पुनर्वसन व विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


पुनर्वसन व विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मोर्शी या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


शैलेश नवाल , 


अमरावती : 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


.. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १३१० . 

न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय , यांजकडून 
वाचावे : (१ ) दिवाणी नियमावली पुस्तिका प्रकरण ३६ मधील परिच्छेद ७०१ . 

( २ ) कॉम्पेण्डियम मधील अनुक्रमांक ३१ . 
( ३ ) माननीय उच्च न्यायालय , अपील शाखा, मुंबई, परिपत्रक क्रमांक साधारण प्रशा-न्यायीक-२००७, दिनांक ११ जून २००७. 
( ४ ) भारत निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्रमांक ECL/PN/83/ 2019 , दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजीचेप्रसिद्धीपत्रक . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग , शासन परिपत्रक क्रमांक मतदान २०१ ९-प्र.क्र .७३ - कामगार -९, मंत्रालय , मुंबई , 

दिनांक २५ सप्टेंबर २०१ ९ . 


( ६ ) माननीय उच्च न्यायालय , मुंबई, पत्र क्रमांक एक्स ( जन)-२०२-२००८-७२२, दिनांक १७ डिसेंबर २००८ . 
( ७) महाराष्ट्र शासन राजपत्र , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई, दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक २-२०१९. 


मी , न्यायाधीश , कौटुंबिक न्यायालय , अमरावती उपरोक्त संदर्भानुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित 
करीत आहे : 

संदर्भ क्रमांक ( ७) नुसार महाराष्ट्र राज्य विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ च्या अनुषंगाने , महाराष्ट्रातील सर्व विधानसभा मतदार 
संघांसाठी , सोमवार , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१ ९ हा मतदानाचा दिवस घोषित करण्यात आलेला आहे. 

करीता , या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात येते की , महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ मध्ये आपला 
मतदानाचा हक्क बजाविण्याकरीता सोमवार , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी कौटुंबिक न्यायालय , अमरावती या आस्थापनेस सुट्टी घोषित करण्यात 
येत आहे. 

सोमवार , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज बंद राहील व त्या दिवशीच्या दैनंदिन बोर्डावर नेमलेली सर्व 
प्रकरणे मंगळवार , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या बोर्डावर नेमण्यात आलेली आहेत . याबाबत सर्व संबंधित जनता/ पक्षकार व त्यांचे संबंधित 
वकील यांनी नोंद घ्यावी . 


अमरावती : 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१९ . 


आय. जे . नंदा , 

न्यायाधीश , 
कौटुंबिक न्यायालय, अमरावती. 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३११ . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : अपर पोलीस अधीक्षक , वाशिम तथा प्रभारी पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा- का.व.सु.-प्रतिबंधक -२०१९-५११२ , 

दिनांक २२-०९ -२०१९ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये आदेश लागू 

करणेबाबत 


क्रमांक कक्ष- ८ - अ.का . ( गृह )-कावि -११३१-२०१९. 


ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २९-०९ -२०१९ रोजी घटस्थापना होणार असून दिनांक ०८-१०-२०१९ रोजी दसरा / धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 
महोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच दिनांक ०९- १०-२०१९ ते ११-१०-२०१९ रोजी पावेतो नवदुर्गाविसर्जनानिमित्त शहरी व ग्रामीण भागात 
मिरवणुकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यात विधानसभा निवडणूक -२०१९ ची आचारसंहिता लागू झालेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


५ 


सद्यःस्थितीत वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण उत्सवांचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असून वाशिम जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या 
जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तरी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता व 
सुव्यवस्था कायम राहावी, याकरीता दिनांक २५-०९-२०१९ रोजीचे००.०१ पासून ते दिनांक ०९ -१०-२०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत कलम ३७ ( १) 
( ३ ) मु.पो. अॅक्टनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास अपर पोलीस अधीक्षक , वाशिम तथा प्रभारी पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांनी संदर्भिय 
पत्रान्वये विनंती केली आहे . 


, 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम 
उक्त आदेशाच्या अधीन राहून, मु.पो. अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित करीत आहे. सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे. 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका, सुरे , लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 


२. कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास. 


३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवाफेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे. 


४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/ आकृत्या यांचेबिभत्स प्रदर्शन करणे. 


५. वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे , अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणणे , पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे, चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा 
लोकामध्ये प्रसार/प्रचार करणे. 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील बांबीकरिता लागू राहणार नाहीत. 


१. अंत्ययात्रा. 


२. धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ. 


३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 


४. सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे /रंगमंच इत्यादी. 


५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस 

ठरवून 

दिलेले आठवडी बाजार . 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये संपूर्ण वाशीम जिल्ह्यामध्ये दिनांक २५ स्प्टेंबर २०१ ९ रोजीचे 
00.०१ वाजता पासून ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


उपविभागीय दंडाधिकारी, वाशीम/मंगरुळपीर/ कारंजा यांना उपरोक्त आदेशामधुन समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका- यांशी सल्लामसलत करून सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावुन तसेच 

ड्रम 
वाजवुन तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सुचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागु करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा 
परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी 
अधिकारी /दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९ . 


अ . - एक -२ ( १६८५). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १३१२ . 


संदर्भ : पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा- का.व.सु.-प्रतिबंधक-२०१९ -५३५३, दिनांक ०३-१०-२०१९ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) अन्वये आदेश लागू करणेबाबत 


क्रमांक कक्ष- ८- अ.का . ( गृह )-कावि-११९०-२०१९. – 
ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २९-०९ -२०१९ रोजी नवदुर्गा उत्सवाला सुरुवात झाली 

असून दिनांक ० ९ - १०-२०१९ 

ते ११-१०-२०१९ रोजी 
पावेतो नवदुर्गा विसर्जनानिमित्त शहरी व ग्रामीण भागात मिरवणुकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. दिनांक २१-१०-२०१९ रोजी विधानसभा -२०१९ 
निवडणुकीकरीता वाशिम जिल्ह्यात मतदान होणार आहे तसेच दिनांक २४-१०-२०१९ रोजी विधानसभा २०१९ निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार आहेत 
तसेच राज्यात विधानसभा निवडणूक २०१९ ची आचारसंहिता लागू झालेली आहे . 

सद्यःस्थितीत वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण उत्सवांचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असून वाशिम जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या 
जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच विधानसभा निवडणूक प्रचार प्रक्रियेचेनियमन व नियंत्रण , आदर्श आचार 
संहितेची अंमलबजावणी व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी, याकरीता दिनांक १०-१० 
२०१९ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक २४-१०-२०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत कलम ३७ (१) (३) मुं.पो. अॅक्टनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित 
होण्यास पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांनी संदर्भिय पत्रान्वये विनंती केली आहे . 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम 
उक्त आदेशाच्या अधीन राहून, मु.पो. अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित करीत आहे. सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे. 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे,बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 


२. कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास. 


३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे . 


४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचेबिभत्स प्रदर्शन करणे . 


५. वाद्य वाजविणे ,किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे, अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस/ वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा 
लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे. 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील बांबीकरिता लागू राहणार नाहीत . 


१. अंत्ययात्रा. 


२. धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ . 


३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 


४. सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे /रंगमंच इत्यादी. 


५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार . 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये संपूर्ण वाशीम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १०-१०-२०१९ रोजीचे ००.०१ 
वाजता पासून ते दिनांक २४-१०-२०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


उपविभागीय दंडाधिकारी, वाशीम/मंगरुळपीर/ कारंजा यांना उपरोक्त आदेशामधुन समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका-यांशी सल्लामसलत करून सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावुन 

तसेच 

ड्रम 
वाजवुन तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सुचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागु करण्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


७ 


येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा 
परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी 
अधिकारी/ दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


वाशीम : 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१९ . 


ह्रषीकेश मोडक , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

वाशीम. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३१३ . 

जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, यांजकडून 


विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ निवडणूक कालावधीत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ अंतर्गतचे 

प्रतिबंधात्मक आदेश 


क्रमांक कक्ष -८ - अ.का. ( गृह ) -कावि -१२००-२०१९. - 

ज्याअर्थी, भारत निवडणूक आयोगाने विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ चा कार्यक्रम दिनांक २१-०९ -२०१९ रोजी घोषित केला असून 
निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात आलेली आहे. त्यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक -२०१९ निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत , निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोणातून खालीलप्रमाणे नमूद 

बाबींवर 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 


१. जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी/ उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी / तालुका दंडाधिकारी कार्यालय 
तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये/ संस्था आणि विश्रामगृहाच्या आवारामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने, निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवाराने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीनेकिंवा त्यांच्या हितचिंतकाने सभा घेणे , सदरील आवाराचा वापर राजकीय कामासाठी करणे किंवा रॅली काढणे , 
निवडणुकीसंबंधाने पोस्टर्स , बॅनर्स , पॉम्प्लेट , कटआऊट , पेंटींग्स , होडींग्ज लावणे , निवडणूक विषयक घोषवाक्य लिहून किंवा सदर आवारात 
निवडणूक विषयक घोषणा देणे किंवा मतदाराला प्रलोभन दाखविणे आणि निवडणुकीच्या कामात बाधा निर्माण होईल अशी कृती करणे इत्यादी बाबींवर 
निर्बंध घालण्यात येत आहे . 


२. निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये शासकीय/निमशासकीय सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्षकिंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात विद्रुपीकरण करण्यास निबंध 
घालण्यात येत आहे . 


३. निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने मुद्रणालयाचेमालकाने व इतर सर्व माध्यमाद्वारे 
छपाई करणा- या मालकाने तसेच प्रकाशकाने नमुना मतपत्रिका छापतांना खालील बाबींवर निर्बंध राहतील. 

( अ) इतर उमेदवारांचे नाव व त्यांनी नेमूण देण्यात आलेले चिन्ह वापरणे . 
( ब) नमुना मतमत्रिकेसाठी आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे कागद वापरणे . 


( क ) आयोगाने निश्चित केलेल्या कागदपत्राच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिका छापणे . 
४. राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 
झेंड्याच्या काठ्या उभारणे , कापडी फलक लावणे , भिंतीपत्रक लावणे, घोषणा लिहीणे, इत्यादीकरीता कोणत्याही व्यक्तींची जागा , इमारत , आवार, 
भिंती इत्यादींवर संबंधित मालकाची परवानगीशिवाय व संबंधित परवाना प्राधिकरणाचे परवानगीशिवाय वापर करण्यास निर्बंध घालण्यात येत आहे . 


५. राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने सार्वजनिक इमारतीचेठिकाणी, 
सार्वजनिक रस्त्यावर निवडणुकीसंबंधी पोस्टर्स, बॅनर्स , पॉम्प्लेट , कटआऊट , पेंटींग्स, होडींग्ज लावणे व इतर बाबींमुळे, रहदारीस अडथळानिर्माण 
होऊ शकेल किंवा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळेनिवडणुकीचे साहित्य कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी , रस्त्यावर रहदारीस 
अडथळा होईल किंवा अपघात होईल अशा पद्धतीने लावण्यास निर्बंध घालण्यात येत आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


६. निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेच्या कालावधीत सर्व राजकीय पक्षांचे उमेदवार तसेच निवडणूक लढविणार उमेदवार आणि त्यांचे 
कार्यकर्ते आणि हितचिंतक हे वाहनांवर ध्वनीक्षेपक बसवून मोठ्या आवाजातून प्रचार केल्यास ध्वनी प्रदुषण होणे, सर्व सामान्य लोकांच्या जीवनातील 
शांततेस व स्वास्थ्यास बाधा पोहोचण्याची व उशीरा रात्रीपर्यंत ध्वनीक्षेपण यंत्रणा चालू ठेवण्याची शक्यता असल्यामुळे सदर बाबींवर निर्बंध घालण्यात 
येत आहेत . 

७. सदर निवडणुकीचे प्रचार मोहिमेच्या कालावधीत सर्व राजकीय पक्षाचे उमेदवार तसेच निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते 
आणि हितचिंतक यांचेकडून निवडणूक प्रचारासाठी वापरण्यात येणा- या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचेफलक लावणे , झेंडे लावणे इत्यादी बाबींसाठी निबंध 
घालण्यात येत आहेत . 

८. कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षेसाठी असलेल्या मोटारगाड्या/ वाहने यांच्या ताफ्यात दहापेक्षा अधिक वाहने नसावित असे मा . निवडणूक 
आयोगाचेनिर्देश असल्याने निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी दहापेक्षा अधिक मोटार गाड्या/ वाहनांच्या ताफ्याचा 
करण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे . 


९ . जिल्ह्यात कसल्याही राजकीय प्रकारचे जात / भाषा/ धार्मिक शिबीरांचे/ मेळाव्यांचे आयोजनावर निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 


१०. धार्मिक स्थळे, रुग्णालयेकिंवा शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणाचे जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यावर निर्बंध 
घालण्यात येत आहेत . 


११. ज्या ठिकाणी मतदान होणार आहे, त्या मतदान केंद्राच्या ठिकाणापासून २०० मीटर परिसरात सर्व पक्षकारांचेमंडप , सर्व दुकाने, मोबाईल 
फोन, पेजर , वायरलेस सेट, ध्वनीक्षेपक , सर्व प्रकारचे फेरीवाले व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, निवडणुकीच्या कामाव्यतिरिक्त खाजगी वाहन , संबंधित 
पक्षांचे, चिन्हांचे प्रदर्शन व निवडणूक कामाव्यतिरिक्त व्यक्तीस प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

१२. ज्या ठिकाणी निवडणूक साहित्य कक्ष( STRONGROOM) आहेत , तसेच जिल्ह्यातील मतदान केंद्रावर २०० मीटर परिसरात प्रतिबंधात्मक 
आदेश 


लागू राहतील . 


१३. जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी/ उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी कार्यालय 
तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय , निमशासकीय कार्यालय , शासकीय विश्रामगृह , सार्वजनिक ठिकाणे , रस्त्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने, व्यक्तीने , 
संघटनेने निवडणूक लढविणा- या उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने किंवा त्याच्या हितचिंतकाने धरणे आंदोलन , मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर 
निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 


१४. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा , १९ ५१ चे कलम १२६ मधील तरतुदीनुसार कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही मतदान क्षेत्रात , त्या मतदान क्षेत्रातील 
कोणत्याही निवडणुकीतील मतदान पूर्ण करण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेपर्यंत पूर्ण होणा- या ४८ तासांच्या कालावधीत. 

( अ) निवडणुकीच्या संबंधात कोणतीही जाहीर सभा किंवा मिरवणूक बोलावणार नाही, भरवणार नाही, त्यास उपस्थित राहणार नाही, त्यात 
सहभागी होणार नाही किंवा त्यास उद्देशून अभिभाषण करणार नाही. 

( ब ) जनतेला चलचित्राच्या, दूरचित्रवाणीच्या किंवा अन्य तत्सम साधनांच्या सहाय्याने निवडणूक विषयक कोणतीही बाब प्रदर्शित करणार 
नाही . 


( क ) जनतेचे लक्ष आकषून घेण्यासाठी कोणतीही संगीत सभा किंवा अन्य नाट्यप्रयोग किंवा कोणताही करमणुकीचा वा मनोरंजनाचा 
कार्यक्रम आयोजित करून किंवा आयोजित करण्याची व्यवस्था करून निवडणूक विषयक कोणत्याही बाबींचा प्रचार करणार नाही. 

त्याअर्थी, मी , ऋषीकेश मोडक , जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, वाशिम फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून या आदेशाद्वारे वरील ठिकाणी वरीलप्रमाणे कृती करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 
निर्बंध घालीत आहे . प्रत्येक इसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसांनी जाहीर करून 
त्यास प्रसिद्धी करावी असेही आदेशित करीत आहे . सदरील आदेश आज दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी निर्गमित करीत 


आहे . 


वाशिम : 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९ . 


हृषीकेश मोडक , 
जिल्हादंडाधिकारी तथा 
जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 


वाशिम . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३१४ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 
वाचा : पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र . जिवीशा-प्रतिआदेश -४३३७-२०१९ , दिनांक २३-०९-२०१९ . 

आदेश 


क्रमांक गृहशाखा 

-डेस्क - १२ - कावि - १२७३-२०१९ . 
ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांनी जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या असून तसेच दिनांक २९ -० ९ -२०१ ९ पासून 
यवतमाळ जिल्ह्यात नवरात्री उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून राजकीय पक्षांच्या निवडणूक 
हालचाली राहणार आहेत . तसेच विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना, कामगार , कर्मचारी संघटना यांचेकडून त्यांच्या मागण्यांवर प्रशासनाचे लक्ष 
वेधण्या करीता मोर्चा, धरणे इ. स्वरूपाचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्याची शक्यता आहे. तरी विधानसभा निवडणुका, धार्मीक उत्सव व आंदोलनाच्या 
वेळी यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे आवश्यक असल्याबाबत कळविले आहेत . 

तरी वरील काळात यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ वे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , ललितकुमार व- हाडे, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या कर्मचा- या व्यतीरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक 
ठिकाणी किंवा त्यांचाजवळ , 

१. शस्त्र , काठी, तलवार ,बंदुका बाळगणार नाहीत . 
२. लाठ्या, काठ्या किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 


नाहीत . 


३. कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाहीत . 
४. दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवा ब्लास्टींग किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 
५. आवेशी भाषणे/ अंगविक्षेप /विटंबनात्मक नकला करणार नाही, सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता घोक्यात 
येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , व्यक्तीच्या किंवा 
शवांच्या किंवात्याचा प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत. 

६. व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजून दुखावण्याच्या उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तण करणार नाहीत . 
तसेच ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) यवतमाळ जिल्ह्यात 
पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 

आणखी असेही आदशित करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी 
दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही. या आदेशामधून विशेषरित्या मिरवणुका/ कार्यक्रम यांना ( शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी 
यांचे धरणे / आंदोलन इ . वगळता) सूट देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस स्टेशनचे अधिकारी यांनी देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 

ज्या शासकीय/निमशासकीय कर्मचा- यांना धरणे/ आंदोलन /निदर्शने करावयाचे असेल व त्याकरीता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्यास 
त्याकरीता पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ याची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील . त्यांना अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे / आंदोलन / निदर्शने 
करावयाच्या दिनांकाच्या किमान १० दिवस अगोदर सादर करणेबंधनकारक असेल . 

सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागु करीत आहे. सदरचा आदेश दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ चे ००.०१ वा . (मध्यरात्री पासून ) 
ते दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०१९ चे २४.०० वा . ( मध्यरात्री पर्यंत ) अंमलात राहील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तीना लागू असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिध्दी 
दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे पोलिसांनी करावी . तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी / तहसिलदार/ पोलीस 
स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटिस बोर्डावर लावून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 

हे आदेश दिनांक २३ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


ललितकुमार व-हाडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


यवतमाळ : 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ . 


यवतमाळ . 


अ .-एक -३ ( १६८५). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३१५ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक प्र .- ब - १-२८४-२०१९. 

श्री . एच. के . भालेराव , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांच्या खाती दिनांक २५-०८-२०१९ रोजी एकूण ७६ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक 
२८ ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण तीन ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
२. रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहील . 

३. प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच. के . भालेराव, हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३५ व ३६ 
आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १०( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . डी . पी . शिंगाडे , जिल्हा न्यायाधीश-४ व 
अति . सत्र न्यायाधीश, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


आदेश 
क्रमांक प्र .- ब - ३०५-२०१९. 

श्री . डी . पी . शिंगाडे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांच्या खाती दिनांक २२ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी एकूण ११५ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ 
ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण पाच (०५) दिवसांची अर्जित 
रजा व रजेच्या नंतर दिनांक २८ सप्टेंबर २०१९ व दिनांक २९ सप्टेंबर 
२०१९ चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक २२ सप्टेंबर 
२०१९ रोजी होणा - या न्यायीक कार्यशाळेनंतर ते दिनांक ३० सप्टेंबर 
२०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
२. रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहील . 

३. प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . पी शिंगाडे, हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ 
आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १०( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . डी . बी . पतंगे, जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३१६ . 


अकोला : 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ . 


य . गो . खोब्रागडे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 

अकोला. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १३१८ . 


आदेश 


क्रमांक १७८-२०१९. 


आदेश 
क्रमांक प्र .- ब - १-२९४-२०१९. 

श्री . एन . जी . शुक्ल , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहा . सत्र 
न्यायाधीश , अकोला यांच्या खाती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी 
एकूण २२७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
१६ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण तीन 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

१. वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
२. रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहील . 

३. प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . जी . शुक्ल, 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

४. मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ 
आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १०( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . ए . के . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील. 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ . 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , जळगांव - जामोद यांना २१ ऑगस्ट २०१ ९ 
रोजीची ०१ ( एक ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


हे जर वर नमूद 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार त्यांचेन्यायलयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . बी . डोळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, जळगांव जामोद ह्यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहिले. 


श्रीमती बी . एस. पाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, जळगाव - जामोद ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


११ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३२० . 

आदेश 


क्रमांक १८२-२०१९ . - 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, जळगांव 
जामोद ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर तथा न्यायदंडाकारी प्रथम वर्ग , जळगांव 
जामोद येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, जळगांव जामोद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ५३ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०१ ( एक ) दिवसाची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ . 


, 


. 


श्री . व्ही . एस . अग्रवाल , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , खामगाव यांना ७ सप्टेंबर २०१ ९ ते 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ०७ ( सात ) दिवसांची अर्जित 
रजा , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१६ सप्टेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . बी . काळदाते ,तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहतील. 

श्री . व्ही . एस . अग्रवाल , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . अग्रवाल , पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव 
हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . व्ही . एस . अग्रवाल, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ३१ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०७ ( सात ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३१९ . 

आदेश 
क्रमांक १८१-२०१९ . - 

श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , देऊळगाव राजा यांना २१ ऑगस्ट २०१ ९ 
ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण ०२ (दोन) दिवसांची वैद्यकीय 
रजा (परिवर्तित रजा ) मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . ए . एच . सैयद , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, सिंदखेड राजा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहिला . 

श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, देऊळगाव राजा हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , देऊळगाव राजा 
हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , देऊळगाव राजा येथे स्थानापन्न 
म्हणून राहिले असते . 

श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, देऊळगाव राजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण १६७ दिवस वैद्यकीय रजा ( परिवर्तित रजा) शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन) दिवसांची वैद्यकीय 
रजा ( ०४ हाप पे रजा ) खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२१ . 

आदेश 


क्रमांक १८३-२०१९ . - 

श्री . एस . डी . भोसले, चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव यांना दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ ते 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ०३ (तीन ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . पी . के . मुटकुळे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव हे स्वतःचे काम सांभाळून पाहतील . 

श्री . एस . डी . भोसले, चवथे सह दिवाणी न्यायाधिश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३२३ . 

आदेश 


क्रमांक १८४-२०१९ . - 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा )नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . भोसले , चवथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते चवथे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 

श्री . एस . डी . भोसले , चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ३७ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२२ . 

आदेश 


श्रीमती एस . व्ही . राजकुंटवार , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मेहकर यांना दिनांक २६ 
ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण ०३ ( तीन ) 
दिवसांची वैद्यकीय रजा ( परिवर्तित रजा ) मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . ए. सुरजुसे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला. 

श्रीमती एस . व्ही . राजकुंटवार , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधिश , क . 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मेहकर ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा )नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . व्ही . राजकुंटवार , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, 
मेहकर ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, 
मेहकर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस . व्ही . राजकुंटवार , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ४९ दिवस वैद्यकीय ( परिवर्तित रजा ) शिल्लक 
आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ (तीन) दिवसांची वैद्यकीय 
रजा ( ०६ हाप पे रजा ) खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


क्रमांक १८४-२०१९. 


श्रीमती सी . आर . हंकारे , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक २९ 
ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण ०२ ( दोन) दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ १९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एम . के . महाजन , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा 
ह्यांनी स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराने काम पाहिले . 

श्रीमती सी . आर . हंकारे ,जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, बुलडाणा ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा )नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सी . आर . हंकारे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा ह्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ,बुलडाणा 

येथे स्थानापन्न म्हणून 

राहिल्या 
असत्या . 

श्रीमती सी . आर . हंकारे , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ११७ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
०२ ( दोन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२४ . 


आदेश 


क्रमांक १८५-२०१९. 


श्रीमती पी . व्ही . धांडे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव यांना दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ ते 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ अशी एकूण ०३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ सप्टेंबर 
२०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचेन्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस. बी . काळदाते , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव हे स्वतःचे काम 
सांभाळून अर्जदाराचे कामकाज पाहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


१३ 


श्री . पी . बी . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, मोताळा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ 
मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ८३ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ 
( पांच) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


श्रीमती पी . व्ही . धांडे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही . धांडे, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव 
ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधिश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती पी . व्ही . धांडे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९ ८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ५५ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३२६ . 

आदेश 


क्रमांक १८७-२०१९ : 


दिनांक ०५ 


२०१९ अशी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३२५ . 

आदेश 
क्रमांक १८६-२०१९. 

श्री . पी . बी . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, मोताळा यांना दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक 
७ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ०५ (पांच) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
०१ सप्टेंबर २०१९ शासकीय सेवा आणि योजनांचा महामेळावा 
कार्यक्रमानंतर ते ०९ सप्टेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचेन्यायालयाचा न्यायीक 
प्रशासकीय पदभार दिनांक ०२ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक 
०३ सप्टेंबर २०१९ पावेतो श्री . ए . बी . इंगोले , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , बुलडाणा 
यांचेकडे राहील तर दिनांक ०४ सप्टेंबर २०१९ रोजीचा पदभार श्री . 
एन . बी . चव्हान, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांचेकडे ठेवण्यांत आला, तसेच दिनांक ०५ सप्टेंबर 
२०१९ ते दिनांक ०९ सप्टेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो श्री . 
ए . बी . इंगोले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांचेकडे स्वतःचे काम सांभाळून राहील . 

श्री . पी . बी . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, मोताळा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . बी . देशपांडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मोताळा हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधिश, 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मोताळा येथे स्थानापन्न 
म्हणून 

राहिले असते . 


श्री . व्ही . व्ही . कुळकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , शेगाव यांना दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ ते 
सप्टेंबर 

एकून ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
०७ सप्टेंबर २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार श्रीमती आर. पी . नाडे, सह न्यायाधीश , क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , शेगाव ह्या स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहतील. 

श्री . व्ही . व्ही . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , शेगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . व्ही . कुळकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , शेगाव हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शेगाव येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहिले असते . 

श्री . व्ही . व्ही . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, शेगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ५८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. 

त्यामधून 

उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०२ ( दो ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३२७ . 

आदेश 


क्रमांक १९४-२०१९. 


श्री . डी . एल . निकम , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहा. सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांना दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक 
०५ सप्टेंबर २०१ ९ अशी एकून ०३ (तीन ) दिवसांची अर्जित रजा तसेच 


अ.- एक-४ ( १६८५). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, चिखली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १३४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे .त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ . 


-- 


दिनांक १ सप्टेंबर 

२०१ ९ 

चे बुलडाणा 

येथील शासकीय योजनांचा 
महामेळावा कर्यक्रमानंतर ते दिनांक ०७ सप्टेंबर २०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायलयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . आर . एम . जाधव ,जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, मलकापूर ह्यांनी स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे काम 
पाहीले . 

श्री . डी . एल . निकम , तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहा . सत्र 
न्यायाधीश, खामगांव हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ३९(२ ) 
अन्वये प्रमाणिम करण्यात येते की , श्री . डी . एल . निकम , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश तथा सहा. सत्र न्यायाधीश, खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा 
सहायक सत्र न्यायाधीश -१ खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले 
असते . 

श्री . डी . एल . निकम , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहा . सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १८४ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १३२९ . 

आदेश 
क्रमांक २००-२०१९. 

श्रीमती आर . पी . नाडे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , शेगाव यांना दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ ते 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ अशी एकून ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . व्ही . व्ही . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, शेगाव हे स्वतःचे काम सांभाळून पाहतील . 

श्रीमती आर. पी . नाडे, सह न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, शेगाव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती आर. पी . नाडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, शेगाव ह्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, शेगाव येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहिल्या असत्या. 

श्रीमती आर . पी . नाडे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , शेगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ५८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १३२८ . 

आदेश 
क्रमांक १ ९७-२०१९. 

श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग ,चिखली यांना दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ ते 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ अशी एकून ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक व 
प्रशासकीय पदभार श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, चिखली ह्या स्वतःचे काम 
सांभाळून पाहतील. 

श्री . एस. डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग ,चिखली हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डब्ल्यु. ठोंबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग,चिखली हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग,चिखली येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३३० . 

आदेश 


क्रमांक २०१-२०१९. 

श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा 
यांना दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ अशी 
एकून ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगी 
सह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायलयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी श्री . एन . आर . 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

।, बुलडाणा यांचेकडे स्वतःचे काम 


तळेकर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


१५ 


सांभाळून ठेवण्यात आला. तसेच दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी 
श्रीमती एस . डी . पंजवानी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , बुलडाणा 
यांचेकडे स्वतःचे काम सांभाळून राहील . 

श्री . आर. एम . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा 
हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ३९(२ ) 
अन्वये प्रमाणिम करण्यांत येते की , श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा 

येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ७०( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २२३ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १३३२ . 

आदेश 
क्रमांक २०३-२०१९. 

श्री . डी . एल . निकम , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहा. सत्र 
न्यायाधीश, खामगांव यांना दिनांक २० सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक 
२१ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . डी . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगांव यांचेकडे स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यांत आला. 

श्री . डी . एल . निकम , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहा. सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ३ ९(२ ) 
अन्वये प्रमाणिम करण्यात येते की , श्री . डी . एल . निकम , तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-१ व सहा . सत्र न्यायाधीश , खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थजिल्हा न्यायाधिश-१ तथा 
सहायक सत्र न्यायाधिश -१ खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले 
असते . 

श्री . डी . एल . निकम , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहा. सत्र 
न्यायाधीश, खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १८१ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ 
( दोन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३३१ . 

आदेश 


क्रमांक २०२-२०१९. 
श्री . एन . आर . तळेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा 

यांना 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१ ९ अशी एकून 
०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०१९ चे सायंकाळी ५.०० 
वाजेपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 


आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचेन्यायलयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार श्रीमती एस . डी . पंजवानी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर बुलडाणा यांचेकडे स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यांत आला. 

श्री . एन . आर. तळेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा हे रजेवरुन 
परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . आर . तळेकर , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहिले असते . 
श्री . एन . आर . तळेकर , 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा 

यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २९ ६ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ ( पांच ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३३३ . 

आदेश 
क्रमांक २०४-२०१९. 

श्री . व्ही . व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शेगांव यांना दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ ते 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ अशी एकून ०२ ( दोन ) दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ रविवार सुटी जोडून दिनांक 
९ सप्टेंबर २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायलयाचा न्यायिक 
पदभार श्रीमती आर . पी . नाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, शेगांव ह्यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला. 

श्री . व्ही . व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , शेगांव हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ३९( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, शेगांव हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, शेगांव येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहिले असते . 


दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


श्री . व्ही . व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , शेगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम , १९ ८१ मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ५६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०२ ( दोन) दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९(२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . के . देशपांडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मलकापूर हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मलकापूर येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . आर . के . देशपांडे , सह . दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ८२ दिवस वैद्यकीय ( परिवर्तीत ) रजा शिल्लक आहे. त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन) दिवसांची वैद्यकीय ( ०६ हाप पे) रजा 
खर्चीटाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

( अवाच्य ) , 
बुलडाणा : 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१९ . 

बुलडाणा. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३३४ . 

आदेश 
क्रमांक २० ९ -२०१९. 

श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा 
यांना दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ अशी 
एकूण ०२ ( दोन) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती एस . डी . पंजवानी , सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
बुलडाणा यांचेकडे स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 

श्री . आर . एम . राठोड, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा 
हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 

श्री . आर . एम . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २२१ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे. 

त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १३३६. 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक १७९ -२०१९. 

श्री . ए. ए. देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , बुलडाणा यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०१९ 
ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत अशी एकूण ०७ ( सात ) दिवसांची 
वैद्यकीय ( परिवर्तित रजा ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायलयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एन . बी . चव्हान , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहीला. 

श्री . ए. ए. देशपांडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बुलडाणा हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्या 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . ए . देशपांडे, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , बुलडाणा 
हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, बुलडाणा 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . ए. ए. देशपांडे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १६६ दिवस वैद्यकीय (परिवर्तित ) रजा शिल्लक आहे. त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०७ ( सात) दिवसांची वैद्यकीय (१४ हाप पे रजा) 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

( अवाच्य ), 
बुलडाणा : 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ . 

बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १३३५ . 

आदेश 
क्रमांक २१०-२०१९ . - 

श्री . आर . के . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मलकापूर यांना दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ ते 
दिनांक १९ 

सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची वैद्यकीय 
( परिवर्तित रजा) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार ए . एन . गायकवाड , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहीला . 

श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मलकापूर हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


१७ 


ITT 9 (34. . g.) 7. 9. 27., 37. 55. 9330 . 


HTT 9 (34. . g.) 4. 91. 77., 37. $5.9334 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


Read : (1) Application of Shri S. B. Gawande , District 

Judge - 1 and A.S.J. Pusad ,has applied for 
grant of earned leave for 3 days w.e.f. 03-09 
2019 to 05-09-2019 and permission to prefix 
and suffix holidays falling on 01-09-2019 , 
02-09-2019 and 06-09-2019 with permission 
to leave head quarter from 31-08-2019 A.O.H. 
to 07-09-2019 B.O.H. 


Read : (1) Application of Shri S. B. Gawande , District 

Judge - 1 & and A.S.J. Pusad ,has applied for 
grant of earned leave for 02 days w.e.f. 
30th September 2019 to 01st October 2019 
and permission to suffix holiday falling on 
2nd October 2019 ,with permission to leave 
head quarter from 26th September 2019 
A.O.H. to 3rd October 2019 B.O.H. 


(2 ) Hon ble High Court letter No.A. 1202-2000 , 

dated 31-7-2000 . 


(2 ) Hon ble High Court letter No. A. 1202-2000 , 

dated 31-7-2000 . 


ORDER 


ORDER 


No. B2( 1)-ADMN- 448-2019. 


No. B2 (1 )-ADMN -400-2019. 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. ( 2 ), the Principal District Judge Yavatmal is 
pleased to grant earned leave for 03 days w . e. f. 
3rd September 2019 to 5th September, 2019 and per 
mission to prefix and suffix holidays falling on 01st Sep 
tember, 2019 02nd September, 2019 and 6th September 
2019 , with permission to leave head quarters from 
31st August 2019 , A.O.H. to 07th September 2019 , 
B.O.H. to Shri S.B. Gawande , District Judge -1 and A.S.J , 
Pusad . 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr.No.( 2 ), the Principal District Judge Yavatmal is 
pleased to grant earned leave for 02 days w . e . f. 
30th September 2019 to 1st October, 2019 and permis 
sion to suffix holiday falling on 2nd October 2019 with 
permission to leave head quarters from 26th September 
2019 , A.O.H. to 3rd October 2019 , B.O.H.to Shri S. B. 
Gawande , District Judge- 1 and A.S.J, Pusad . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


The charge of his Court and office is kept as under : 
For Judicialmatters : with Shri G.A. Ramteke , District 
Judge - 1 & A.S.J., Darwha , 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept as under : 
For Judicialmatters : with Shri P.B. Naikwad , District 
Judge - 2 & A.S.J., Darwha , 


For Aministrative matters : with Shri B.Y. Phad , 
District Judge - 2 & A.S.J , Pusad . 


For Aministrative matters : with Shri B.Y. Phad , 
District Judge - 2 & A.S.J ,Pusad . 


On return from leave , Shri S.B.Gawande, District Judge 
1 & A.S.J. Pusad , is re -posted to his former post. 


On return from leave , Shri S.B.Gawande , District Judge 
1 & A.S.J. Pusad , is re -posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M.C.S. 
(Pay ) Rules, 1981 that Shri S.B. Gawande , would have 
continued to officiate as District Judge - 1 and A.S.J., 
Pusad ,had he not proceeded on leave during the above 
period . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M.C.S. 
( Pay) Rules , 1981 that Shri S.B. Gawande , would have 
continued to officiate as District Judge - 1 and A.S.J., 
Pusad , had he not proceeded on leave during the above 
period . 


Yavatmal : 
Dated the 24th September, 2019 . 


K. R.PETHKAR . 
Principal District and 
Sessions Judge , 

Yavatmal. 


Dated the 29th August 2019. 


37.–545-4 ( 9& C4 ). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


No locum tenens is necessary . 


ITT 9 (37. fq . 9.) H. SI . 21., 37. 55. 9338 . 

BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 


ORDER 


No. B2 ( 1) -ADMN - 389-2019. 


The charge of his Court and office is kept is kept with 
Shri . V.S.Madke , 3rd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & J.M.F.C., 
Yawatmal, during the above period . 

On return from leave , Shri S. H.Gaherwar, 4th Jt. Civil 
Judge ( Sr. Dn .), Yawatmal,is re -posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2)( b ) of M.C.S. 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri.S.H.Gaherwar, would have 
continued to officiate as 4th Jt.Civil Judge ( Sr. Dn .) & 
Yawatmal,had henot proceeded on leave during the above 
period . 


Ms. M.M.Dhanraj, 5th Joint Civil Judge (Jr. Dn .) and 
J.M.F.C., Pusad , is granted earned leave for 03 days w.e.f. 
26th August 2019 to 28th August 2019 with permission to 
leave head quarter from 24th August 2019 to 29th August 
2019 B.O.H. 


Dated the 26th August 2019 . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


ITT 9 (31. f . 9.) 7. STI. 27., 37. 58.9389 . 

ORDER 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept as under: 
From 24th August 2019 to 25th August 2019 with Shri 
M.B. Sontakke, 2nd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C., 
Pusad . 


No. B2 ( 1)-ADMN -393-2019. 

Smt. K.F.M. Khan, Civil Judge (Sr. Dn .), Pusad , is 
granted earned leave for 09 days w.e.f. 03 September 
2019 to 11 September 2019 with permission to leave head 
quater from 31 August 2019 A.O.H.to 13 September 2019 
B.O.H. 


From 26th August 2019 to 29th August 2019 B.O.H. 
with Shri A.H. Bajad, 6th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & J.M.F.C., 
Pusad . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


On return from leave , Ms. M.M. Dhanraj, 5th Jt.Civil 
Judge ( Jr. Dn .) & J.M.F.C., Pusad , is re -posted to her 
former post. 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office is kept with Shri. 
M.M. Varma, Jt. Civil Judge ( Sr. Dn.), Pusad , during the 
above period . 


On return from leave , Smt. K.F.M.Khan ,Civil Judge 
( Sr. Dn .), Pusad , is re -posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M.C.S. 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri Ms. M.M. Dhanraj, would 
have continued to officiate as 5th Jt.Civil Judge (Jr. Dn .) & 
J.M.F.C., Pusad , had she not proceeded on leave during 
the above period . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M.C.S. 
(Pay) Rules , 1981 that Smt. K.F.M. Khan , would have 
continued to officiate as Civil Judge (Sr. Dn .) Pusad ,had 
she not proceeded on leave during the above period . 


ITT 9 (37. fq . 7.) H. STI . 27., 37. H. 9380 . 


Dated the 27th August 2019 . 


ORDER 


No. B2 ( 1) -ADMN - 390-2019. 


ITT 9 (37. fù . g.) H. STI. 77., 37. 55.9387 . 

ORDER 


Shri.S.H.Gaherwar, 4th Joint Civil Judge ( Sr. Dn .) , 
Yawatmal, is granted Ex-post facto earned leave earned 
leave for 03 days w.e.f. 21 th August 2019 to 23th August 
2019 with permission to suffix holidays falling 24th August 
2019 to 25th August 2019. Casual leave for 2 days i.e, on 
21st August 2019 & 22 August 2019 is hereby treated as 
cancelled . 


No. B2 (1 )-ADMN - 394-2019. 

Shri.S.M.H. Shahid , Civil Judge (Jr. Dn.), & J.M.F.C., 
Arni, is granted earned leave for 07 days w.e.f. 
3rd September 2019 to 09 Spetember 2019 with permis 
sion to leave head quarter from 31 August 2019 A.O.H.to 
11 September B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


१ ९ 


No locum tenens is necessary. 


HTT 9 ( 37. fq . 9. ) H. TIT. 27., 37. 55.9388 . 

ORDER 


The charge of his Court and office is kept with Shri.Al 
Amoodi A.K., Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & J.M.F.C., Arni, 
during the above period . 


No. B2 ( 1) -ADMN - 398-2019. 


On return from leave , Shri S. M. Shahid , Civil Judge 
(Jr. Dn.),& J.M.F.C., Arni, is re -posted to his former post. 


Shri. R. B. Hanwate , Civil Judge ( Jr. Dn .), & J.M.F.C., 
Mahagaon , is granted earned leave for 03 days w.e.f. 
3rd September 2019 to 5th Spetember 2019 with permis 
sion to leave head quarter from 31 August 2019 A.O.H. to 
7th September B.O.H. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M.C.S. 
(Pay) Rules , 1981 that Shri.S.M.Shahid , would have con 
tinued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn .) & J.M.F.C., Arni, 
had he not proceeded on leave during the above period . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


HTT 9 (31. fà . 9.) 7. 9. 27., 37. 56.9383. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri.S. S. Tondchire, 2nd Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & J.M.F.C., 
Umarkhed , during the above period . 


ORDER 


No. B2( 1) -ADMN - 395-2019. 


On return from leave , Shri. R. B. Hanwate , Civil Judge 
( Jr. Dn .), & J.M.F.C.,Mahagaon , is re -posted to his former 
post. 


Shri.H.L. Manwar, Civil Judge (Sr. Dn .) , Darwha, is 
granted Ex -post facto commuted leave for 04 days w.e.f. 
20th August 2019 to 23th August 2019 and permission to 
suffix holidays falling 24th August 2019 to 25th August 2019 . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of M.C.S. 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri. R. B. Hanwate , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn .) & J.M.F.C., 
Mahagaon , had he not proceeded on leave during the 
above period . 


He has got 168 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave . However, 08 days L.H.P. be debited in his 
leave account. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


HTT 9 ( 37. f . 9.) H. 9. 27., 37. 56.9384 . 

ORDER 


No locum tenens was necessary . 


No. B2 ( 1) -ADMN - 399-2019. 


The charge ofhis Court and office was kept as under: 


For Judicial matter :- from 20 August 2019 to 
23 August 2019 B.O.H. with Shri. P.B.Naikwad , District 
Judge - 2 & A.S.J., Darwha , 


Shri. R. R. Raut, Civil Judge (Sr. Dn .), Yavatmal, is 
granted earned leave for one day on 31stAugust, 2019 
with permission to leave head quarter from 29th August 
2019 A.O.H. to 3rd September 2019 B.O.H. 

Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


For Administrative matter : - from 20 August 2019 to 
23 August 2019 B.O.H. with Shri. A.A.Dhoke , Jt. Civil 
Judge ( Jr. Dn .) & J.M.F.C., Darwha, From 23 August 2019 
to 25 August 2019 with Shri S.P.Kekan , Jt. Civil Judge 
( Sr. Dn .) Darwha . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri . C.L. Deshpande , Civil Judge (Sr. Dn .), Yavatmal, 
during the above period . 


On return from leave , Shri H.L.Manwar, Civil Judge 
( Sr. Dn .) Darwha, is re -posted to his former post. 


On return from leave , Shri. R. R. Raut, Civil Judge 
( Sr. Dn .), Yavatmal, is re -posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 )(b ) of M.C.S. 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri. H.L.Manwar, would have 
continued to officiate as Civil Judge (Sr. Dn.) Darwha, 
had he notproceeded on leave during the above period. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri. R. R. Raut, would have 
continued to officiate as Civil Judge (Sr. Dn .) Yavatmal, 
had he not proceeded on leave during the above period . 


Dated the 28th August 2019 . 


Dated the 29th August, 2019 . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


HTT 9 (37. fq . 7.) 4. ST . 27., 31. 55.938 & . 

ORDER 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of M.C.S. 
(Pay) Rules , 1981 that Smt. Y. R. Mukkanwar, would 
have continued to officiate as 2nd Jt. Civil Judge (Sr. Dn .), 
Yavatmal, had she not proceeded on leave during the 
above period . 


No.B2 ( 1 )-ADMN - 427-2019. 

Shri. A.M.Patil, Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & J.M.F.C., , 
Umarkhed , is granted earned leave for 06 days w.e.f. 
on 16th September, 2019 to 21st September, 2019 with 
permission to suffix holiday falling on 22nd September, 
2019 with permission to leave head quarters from 
15th September, 2019 A.O.H. to 23rd September, 2019 
B.O.H. 

Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


HTT 9 ( 37. fq . g.) H. 9. 1., 37. 5. 9382 . 

ORDER 


No. B2 ( 1) -ADMN -440-2019. 


No locum tenens is necessary . 


Shri. C. L. Deshpande , Jt Civil Judge ( Sr. Dn .), 
Yavatmal , is granted earned leave for one day on 21st 
September, 2019 incontinution of earned leave for 5 days 
w.e.f. 16th September, 2019 to 20th September , 2019 which 
is already granted to him vide District Court Order 
No. В ( 2 )-ADMN -420-2019 , Dated 13th September, 2019 . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri. S. S. Tondchire, 2nd Jt Civil Judge ( Jr. Dn.) & J.M.F.C. 
Umarkhed , during the above period . 

On return from leave , Shri. A. M.Patil, Jt. Civil Judge 
( Jr. Dn .) & J.M.F.C., ,Umarkhed , is re -posted to his former 
post. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M.C.S. 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri . A. M. Patil , would have 
continued to officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn .) & J.M.F.C., 
Umarkhed , had he not proceeded on leave during the 
above period . 
Dated the 17th September, 2019 . 


The charge of his Court and office is kept with 
Smt. Y. R. Mukkanwar, 2nd Jt. Civil Judge (Sr. Dn .), 
Yavatmal, during the above period . 


HTT 9 (34. . 9.) 4. ST . PI., 37. 55. 9380 . 

ORDER 


On return from leave, Shri. C. L. Deshpande , Jt Civil 
Judge (Sr. Dn .), Yavatmal, is re-posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M.C.S. 
(Pay) Rules , 1981 that Shri C. L. Deshpande, would have 
continued to officiate as Jt.Civil Judge ( Sr.Dn.), Yavatmal, 
had he not proceeded on leave during the above period . 


No. B2 (1) -ADMN -439-2019.— 

Smt. Y. R. Mukkanwar, 2nd Jt. Civil Judge (Sr. Dn .), 
Yavatmal, is granted Ex -post facto commuted leave 
for 2 days w.e.f. 16th September, 2019 to 17th September, 
2019 and permission to prefix holiday falling on 15th 
September, 2019 . 

She has got 46 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave . However, 04 days L.H.P. be debited in 
her leave account. 

Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


ITT 9 (37. fè . g.) 7. 9. 27., 37. 58.9388 . 

ORDER 


No. B2 ( 1) -ADMN -441-2019. 


Smt. K.F.M. Khan , Civil Judge (Sr. Dn .), Pusad , is 
granted earned leave for 03 days w.e.f. 19th September, 
2019 to 21st September, 2019 . 


No locum tenenswas necessary . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge ofher Court and office alongwith the charge 
ofCourt & office of the Jt. Civil Judge (Sr. Dn .) Yavatmal 
for the above period and the charge of Court & office of 
the Civil Judge ( Sr. Dn.) Yavatmal & Chief JudicialMagis 
trate , Yavatmal from 17th September, 2019 A.O.H. to 18th 
September, 2019 B.O.H.was kept with Shri. V. S. Madke , 
3rd Jt. Civil Judge ( Sr. Dn .), Yavatmal, during the above 
period . 

On return from leave , Smt. Y. R.Mukkanwar, 2nd Jt . Civil 
Judge (Sr. Dn .), Yavatmal, is re -posted to her former post. 


The charge of her Court and office is kept with 
Shri. M.M. Varma, Jt. Civil Judge (Sr. Dn .), Pusad , dur 
ing the above period . 


On return from leave, Smt. K.F.M. Khan , Civil Judge 
( Sr. Dn .), Pusad , is re -posted to her former post. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


२१ 


On return from leave , Shri. R. R. Raut, Civil Judge 
(Sr. Dn .), Yavatmal, is re -posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39( 2) (b ) of M.C.S. 
(Pay ) Rules, 1981 that Smt. K.F.M. Khan , would have 
continued to officiate as Civil Judge (Sr. Dn .), Pusad , had 
she not proceeded on leave during the above period . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M.C.S. 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri. R. R. Raut, would have 
continued to officiate as Civil Judge (Sr. Dn .) Yavatmal, 
had he not proceeded on leave during the above period. 


Dated the 21st September, 2019 . 


HTT 9 (37. fq . 9.) H. ST . PI., 37. $ . 9340 . 
Read : (1) This Office Order No. B. 2 ( 1)-Admn-427 

2019 , dated 17th September, 2019 regarding 
grant of earned leave for 6 days w.e.f. 16th 
September, 2019 to 21st September, 2019 
with permission to leave head quarters . 


HTT 9 (37. fq . g .) 4. ST . PI., 34. 55. 9347 . 

ORDER 


No. B2( 1 )-ADMN - 449-2019. 


(2 ) Application of Shri A.M.Patil , Jt. Civil Judge 

( Jr. Dn .) & J.M.F.C. Umarkhed , for cancella 
tion of earned leave for 3 days w.e.f. 19th 
September, 2019 to 21st September, 2019 . 


Smt. J. M. Kakde, Civil Judge ( Jr. Dn .) and 
J.M.F.C.,Babhulgaon , is granted earned leave for 02 days 
w.e.f. 23rd September, 2019 to 24th September, 2019 with 
permission to leave head quarters from 21st September, 
2019 A.O.H. to 25th September, 2019 B.O.H. 


ORDER 


No.B2 ( 1 )-ADMN - 443-2019. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


In view of the District Court order referred to above at 
Sr. No. ( 1 ) the earned leave for 06 days w.e.f. 16th 
September, 2019 to 21st September, 2019 with 
permission to leave head quarters which was already 
granted to Shri. A. M. Patil, Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
J.M.F.C. Umarkhed , vide application referred at 
Sr. No. 2 , he wants to cancel Earned leave for 03 days 
w.e.f. 19th September, 2019 to 21st September, 2019 is 
hereby treated as cancelled . 


The charge of her Court and office is kept with 
Smt. M.K.Gote , 4th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) and J.M.F.C., 
Yavatmal 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


On return from leave , Smt. J. M. Kakde , Civil Judge 
( Jr. Dn.) and J.M.F.C., Babhulgaon , is re - posted to her 
former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M.C.S. 
(Pay ) Rules , 1981 that Smt. J. M. Kakde , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn .) and J.M.F.C., 
Babhulgaon , had she not proceeded on leave during the 
above period . 


Dated the 19th September 2019. 


TT 9 (37. f . 9.) 7. SII . 27. , 34. 55.9343 . 


ITT 9 (37. fq . 9.) H. STI . 27., 37. H. 9349 . 

ORDER 


No. B2 (1) -ADMN -445-2019. 


ORDER 


No. B2( 1)-ADMN- 450-2019. 


Shri . R. R. Raut, Civil Judge (Sr. Dn.), Yavatmal, is 
granted earned leave for 3 days on 23rd September, 2019 
to 25th September, 2019 with permission to leave head 
quarter from 21st September, 2019 A.O.H. to 26th 
September, 2019 B.O.H. 


Smt. M. M. Dhanraj, 5th Jt.Civil Judge (Jr. Dn.),and 
J.M.F.C.Pusad , is granted Ex -post facto commuted leave 
for 3 days w.e.f. 17th September, 2019 to 19th September, 
2019 . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


She has got 58 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave.However, 06 days L.H.P.be debited in her 
leave account. 


No locum tenens is necessary . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri. V. S. Madke , 3rd Jt. Civil Judge ( Sr. Dn .), Yavatmal, 
during the above period . 
31.- 50-& ( 9& C4 ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


No locum tenenswas necessary . 


The charge of her Court and office was kept with 
Shri. A. H. Bajad , 6th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .), and J.M.F.C. 
Pusad , during the above period . 


ITT 9 (37. fù . g.) H. STI. 7., 37. 55.9344 . 

IN -CHARGE PRINCIPAL DISTRICT JUDGE . 


ORDER 


On return from leave , Smt.M.M.Dhanraj, 5th Civil Judge 
(Jr. Dn.), J.M.F.C. Pusad , is re -posted to her former post. 


No. B2 (1 )-ADMN -388-2019. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M.C.S. 
(Pay ) Rules , 1981 that Smt. M.M. Dhanraj, would have 
continued to officiate as 5th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .), and 
J.M.F.C. Pusad , had she not proceeded on leave during 
the above period . 


Ms.N.J. Pethe, 5th Jt. Civil Judge (Jr. Dn .),and 
J.M.F.C.Yawatmal, is granted earned leave for 2 days 
w.e.f. 26th August, 2019 to 27th August, 2019 with permis 
sion to leave head quarter from 23rd August 2019 A.O.H. 
to 28th August 2019. B.O.H. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of her Court and office is kept as under: 


HTT 9 (37. f . 9.) H. TIT . 27., 37. 55.9348 . 

ORDER 


From 23rd August 2019 A.O.H. to 24th August 2019 with 
Shri S.H.Atakare , 2nd Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) and J.M.F.C., 
Yavatmal, 


No.B2( 1)-ADMN -451-2019. 


Shri A. D. Margode, Jt. Civil Judge (Jr. Dn .), and 
J.M.F.C.Pusad , is granted earned leave for 4 days w.e.f. 
24th September, 2019 to 27th September, 2019 and per 
mission to suffix holidays falling on 28th September 2019 
and 29th September 2019 with permission to leave head 
quarters from 23rd September 2019 A.O.H. to B.O.H. of 
30th September 2019 . 


From 25th August 2019 to 26th August 2019 B.O.H.with 
Smt.A.S. Jarude, 3rd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) and J.M.F.C., 
Yavatmal, 


From 26th August 2019 to 28th August 2019 B.O.H. with 
Smt. V. D. Shirse , 6th Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) and J.M.F.C., 
Yavatmal, 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


On retuern from leave , Ms. N. J.Pethe , 5th Jt. Civil Judge 
(Jr. Dn .) and J.M.F.C., Yavatmal, is re -posted to her former 
post. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri . M. B. Sontakke , 2nd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .), and 
J.M.F.C. Pusad , during the above period . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M.C.S. (Pay ) 
Rules , 1981 that Ms. N. J.Pethe , would have continued 
to officiate as 5th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn.) and J.M.F.C., 
Yawatmal, had she not proceeded on leave during the 
above period . 


On return from leave , Shri. A. D. Margode , Jt. Civil 
Judge ( Jr. Dn .), J.M.F.C. Pusad , is re-posted to his former 
post. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M.C.S. 
(Pay ) Rules , 1981 that Shri . A. D.Margode , would have 
continued to officiate as Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .), and 
J.M.F.C. Pusad , had he not proceeded on leave during 
the above period . 


Yavatmal : 

(Illegible ), 
Dated the 23rd August 2019. In - Charge Principal District 

Judge , 
Yavatmal. 


K. R.PETHKAR , 


Yavatmal: 


PrincipalDistrict Judge , 


Dated the 24thSeptember, 2019. 


Yavatmal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


२३ 


२ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३५६ . 

जिल्हा न्यायाधीश-१ , यांजकडून 


आदेश 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधीकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री जी . डी . लांडबले, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील. 


क्रमांक - प्र.ब - २-२८६-२०१९ . - 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३५८ . 

आदेश 


क्रमांक - प्र .- ब - २-२९१-२०१९. - 


श्री मोहम्मद ए . वाय . एच ., सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तथा , 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला त्यांच्या खाती दिनांक २८ ऑगस्ट 
२०१९ रोजी एकूण . . . . दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण 
तीन ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री मोहम्मद ए . वाय . एच ., हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री जे . डी . लांडबळे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


श्री शेख एम . ए . एम . जे ., दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ), व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, बार्शिटाकळी त्यांच्या खाती दिनांक १० 
सप्टेंबर २०१९ रोजी एकूण ८९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. 
यांना दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ अशी 
एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक १० 
सप्टेंबर २०१९ मोहरम ( ताजिया ) ची सुट्टी जोडून दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ 
( लोक अदालत ) च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३५७ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री शेख एम . ए . एम . जे ., हे जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 
मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री के . पी . दवणे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील. 


आदेश 


क्रमांक - प्र .- ब - २-२९०-२०१९ . - 


दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ . 


श्रीमती एस . एम . बन्सोड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला त्यांच्या खाती दिनांक ८ सप्टेंबर 
२०१९ रोजी एकूण १०७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण 
तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक ८ सप्टेंबर 
२०१९ रविवार व रजेच्या नंतर दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ गणपती 
विसर्जनाची सुटी जोडून दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ च्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३५९ . 

आदेश 


क्रमांक - प्र .- ब - २-२९६-२०१९. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बन्सोड , ह्या जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 
असत्या . 


श्री बी . एन . चिकणे, दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ), अकोट त्यांच्या 
खाती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी एकूण १७४ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १८ 
सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण तीन ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१५ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे वर्कशॉपनंतर पासून ते दिनांक १९ सप्टेंबर 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आहे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


एकूण पाच ( ०५) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्य परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . दिनांक २२ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी होणा- या 
न्यायिक अधिका- यांच्या कार्य शाळेकरीता हजर राहावे. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एन . चिकणे, हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . डी . लांडबले , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देते की , श्री एम . एस . गणोरकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा 
अति. सत्र न्यायाधीश, अकोट हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
न्यायिक स्वरूपाचा कार्यभार पाहतील तसेच श्री . पी . के . कापडे २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
अकोट हे प्रशासकीय स्वरूपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३६० . 

आदेश 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . के . पी . दवणे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 
त्याचप्रमाणे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, अकोला तथा प्रिन्सीपल मॅजिस्ट्रेट, जुवेनाईल जस्टीस बोर्ड , 
अकोला श्रीमती एस . एम . बन्सोड यांचे न्यायालयाचेसुद्धा दिनांक १९ 
सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते त्या कर्तव्यावर 
रूजू होईपर्यंतचे काम पाहतील . 

श्रीमती एम . आय . आरलैंड , 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , अकोला. 


क्रमांक प्र .- ब - २-२९८-२०१९. 


दिनांक १६ 

सप्टेंबर २०१९ 


अकोला : 


श्रीमती पी . डी . मोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला त्यांच्या खाती 

रोजी एकूण १०० दिवसाची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक १८ सप्टेंबर 
२०१९ अशी एकूण तीन (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १९ सप्टेंबर 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३६२ . 

आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


क्रमांक क.प्र .- ब - २-२९९ -२०१९. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . डी . मोरे , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्रीमती एस . के . चौधरी, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व. स्तर) व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला हे वरील 
रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे फौजदारी काम पाहतील . 


श्री . पी . पी . देशपांडे, सचिव ,जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण , वाशिम 
त्यांच्या खाती दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी एकूण १७० दिवसाची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ व दिनांक 
२९ ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळण्याची परवानगी मंजूर केली आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . देशपांडे, सचिव , जिल्हा 
विधीसेवा प्राधिकरण , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३६१. 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-३०१-२०१९ . - 


श्री . जी . डी . लांडबले, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला त्यांच्या खाती दिनांक १६ सप्टेंबर 
२०१ ९ रोजी एकूण ८८ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ अशी 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त रजेच्या कालावधीत , श्री . एस. पी . शिंदे, दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर), वाशिम यांनी वरिल न्यायालयाचे काम पाहिले . 


दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


२५ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३६३ . 

आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर), मंगरुळपीर , जि . वाशिम यांनी वरील 
न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ . 


क्रमांक प्र .- ब - २-३०८-२०१९. 


श्री . ए. डी . सुर्यवंशी, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर), रिसोड , 
जि . वाशिम यांच्या खाती दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी एकूण ६४ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. यांना दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ व 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ अशी 

एकूण दोन (०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळण्याची परवानगी मंजूर केली आहे. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३६५. 

आदेश 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . डी . सुर्यवंशी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ), रिसोड , जि . वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


क्रमांक प्र .- ब -१-३११-२०१९. 

श्रीमती डॉ . रचना आर. तेहरा , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी एकूण ४७ दिवसांची 
अर्धवेतनाची रजा शिल्लक आहे. यांना दिनांक ४ सप्टेंबर २०१ ९ ते 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ अशी 

एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची परिवर्तीत 
रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचेपद रिक्त होते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती डॉ . रचना आर. तेहरा ,तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१, वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त रजेच्या कालावधीत , श्री . एस . एम . मेनजोगे , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे काम पाहिले . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त रजेच्या कालावधीत , श्री . पी . पी . गिरी, दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर), रिसोड , जि . वाशिम यांनी न्यायालयाचे काम 
पाहिले. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३६४ . 

आदेश 


दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ . 


क्रमांक प्र .- ब - २-३०९ -२०१९. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३६६ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-३१२-२०१९ . - 


श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर), मंगरुळपीर , 
जि . वाशिम यांच्या खाती दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजी एकूण १० ९ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ ते 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ अशी एकूण तीन (०३) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ 
सप्टेंबर २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर), मंगरुळपीर, जि . वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त रजेच्या कालावधीत , श्री . एम . आर. पनाड, सह 


श्री . पी . पी . देशपांडे , सचिव ,जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण , वाशिम 
त्यांच्या खाती दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी एकूण १६८ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक 
९ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण पाच ( ०५) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१९ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० सप्टेंबर 
२०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . देशपांडे, सचिव , जिल्हा 
विधीसेवा प्राधिकरण , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 


अ .- एक -७ ( १६८५ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , उपरोक्त रजेच्या कालावधीत , श्री . एस . पी . शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ), वाशिम यांनी वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


वाशीम : 
दिनांक : ११ सप्टेंबर २०१९ 


एस . एम . मेनजोगे , 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , 

वाशीम . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . पौळ , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क.स्तर), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त रजेच्या कालावधीत , श्री . जी . बी . जानकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ), वाशिम यांनी वरील न्यायालयाचे 
काम पाहीले . 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ . 


३ 


रे 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३६७. 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-२८९-२०१९ . - 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३६ ९ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-२९१-२०१९ . - 


श्री . आर. व्ही . सपाटे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर), 
मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक १२ ऑगस्ट , २०१ ९ रोजी एकूण ४६ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १३ ऑगस्ट 
२०१९ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण पाच ( ५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ९ ऑगस्ट २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१ ९ ऑगस्ट २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


एकूण १२६ दिवसांची 


श्री . पी . एच . नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व.स्तर) , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक २९ जुलै, २०१९ रोजी 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ३० जुलै २०१९ ते दिनांक 
१ ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . व्ही . सपाटे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क.स्तर), मंगरूळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त रजेच्या कालावधीत, श्री . एम . आर. पनाड , सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ), मंगरुळपीर , जि . वाशिम यांनी वरील 
न्यायालयाचे काम पाहीले . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच . नेरकर, सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व.स्तर), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त रजेच्या कालावधीत, श्री . एस. पी . शिंदे, दिवाणी 
न्यायाधीश (व.स्तर ), वाशिम यांनी वरील न्यायालयाचे काम पाहीले. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १३६८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३७० . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-२९०-२०१९ . - 


क्रमांक क.प्र .- ब - २-२९२-२०१९ . - 


श्री . एम . एस . पौळ , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक १५ ऑगस्ट , २०१९ रोजी एकूण ४९ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०१९ व 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ अशी 

एकूण दोन ( २) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


श्री . एम . एस . पौळ , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक २१ ऑगस्ट , २०१९ रोजी एकूण ४९ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ व 
दिनांक ऑगस्ट २०१९ 

दोन ( २) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे. 


२३ 


अशी एकूण 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


२७ 


दिनांक २३ 


ऑगस्ट २०१ ९ 

रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . पौळ , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क.स्तर) , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहीले असते. 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त रजेच्या कालावधीत , श्री . एस . पी . बुंदे, ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर), वाशिम यांनी वरील न्यायालयाचे काम 
पाहीले. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी . 

मुल्ला , 

दिवाणी न्यायाधीश 
( क.स्तर), मालेगांव , जि . वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६ ९ चे कलम ३७ आणी फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त रजेच्या कालावधीत, श्री . एस. एम . बोहरा , सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ), मालेगांव , जि . वाशिम यांनी वरील 
न्यायालयाचे काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३७१ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-२९४-२०१९. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३७३ . 


आदेश 


श्रीमती डॉ . यू. टी . मुसळे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक १२ ऑगस्ट , 
२०१९ रोजी एकूण ७३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण 
अकरा ( ११ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
आली आहे. 


क्रमांक क.प्र .- ब - २-२९६-२०१९ . - 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


श्री . पी . पी . गिरी , दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ), रिसोड , 
जि . वाशिम यांच्या खाती दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१ ९ रोजी एकूण ४२ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १ ९ ऑगस्ट 
२०१९ ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ अशी एकूण चार (४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १७ ऑगस्ट २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत 

मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती डॉ . 

यू . टी .मुसळे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क.स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वाशिम वर 
नमूद केल्याप्रमाणे त्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त रजेच्या कालावधीत , श्री . एस . के . खान , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ) , वाशिम यांनी वरील न्यायालयाचे 
काम पाहीले . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . गिरी, दिवाणी न्यायाधीश 
( क.स्तर), रिसोड , जि . वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार उपरोक्त रजेच्या कालावधीत, श्री . आ . द. सुर्यवंशी, सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ), रिसोड, जि . वाशिम यांनी वरील न्यायालयाचे 
काम पाहीले. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३७२ . 

आदेश 


क्रमांक क.प्र .- ब - २-२९५-२०१९. 


२०१९ रोजी 


श्री . व्ही . बी . मुल्ला , दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर), मालेगांव , जि . 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक १८ ऑगस्ट , 

एकूण ५२ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १ ९ ऑगस्ट 
२०१९ ते दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ अशी एकूण पाच ( ५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 


वाशीम : 
दिनांक : २३ ऑगस्ट २०१ ९ . 


( अवाच्य ), 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ , 

वाशीम . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३७४ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-३१६-२०१९. 


श्री . एस . पी . बुंदे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक ८ सप्टेंबर , 

२०१९ रोजी 

एकूण ६३ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ९ सप्टेंबर , २०१ ९ ची 
मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा रद्द करून दिनांक ९ सप्टेंबर , 
२०१९ ते दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१९ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि 
सण उत्सवांचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असून वाशिम जिल्ह्यात मागील 
काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. तरी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी, याकरीता दिनांक 
२६ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचे ०००१ पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ 
रोजीचे २४०० वाजेपर्यंत कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) मुं . पो . अॅक्ट 

नुसार 
प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांनी 
संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली. 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व (३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हादंडाधिकारी, 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मुंबई पोलीस अॅक्ट लागू करण्याचे 
आदेश पारित करीत आहे. सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टींकरिता मनाई करण्यात आली 
आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . बुंदे , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क.स्तर), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , उपरोक्त रजेच्या कालावधीत श्री . जी . बी . जानकर , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर ), वाशिम यांनी वरील न्यायालयाचे काम 
पाहिले . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका , सुरे , लाठ्या 
किंवा काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तीक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे , 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास, 

( ३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे, 


( ४) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे 
बीभत्स प्रदर्शन करणे . 


वाशीम : 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ . 


( अवाच्य ), 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ , 


वाशीम . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १३७५. 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


( ५ ) वाद्य वाजविणे ,किंकाळ्या फोडणेकिंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे, अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितीमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथवून पाडण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणने, पत्ते 
खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा लोकांमध्ये प्रसार /प्रचार करणे . 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 


( १) अंत्ययात्रा , 


संदर्भ : पोलीस अधीक्षक , वाशीम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा 

का.व.सु.- प्रतिबंधक -२०१ ९ -३६६० , दिनांक १९ - ८-२०१९ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
आदेश लागू 

करणेबाबत 
क्र . कक्ष-८ - अ.का.( गृह )-कावि- ९९९-२०१९. 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ रोजी श्रावण 
महिन्यास सुरुवात झाली असून शेवटचा सोमवार दिनांक २६ ऑगस्ट 
२०१९ रोजी आहे व त्यानिमित्त शहरी व ग्रामीण भागात कावड मिरवणूक 
काढण्यात येतात व दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी श्रीकृष्ण जयंती व 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी गोपाळकाला आहे . तसेच दिनांक 
३० ऑगस्ट २०१९ रोजी पोळा व दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी 
पोळाकर आहे . दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ 

दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ रोजी पासून मोहरम उत्सवास 
प्रारंभ होत असून दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजी श्री . गणेश स्थापना 


( २ ) धार्मिक विधी/ धार्मिक मिरवणूक/ लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक 
सण इत्यादी, 


( ३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी , 
( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे / रंगमंच इत्यादी. 
( ५ ) विभिन्न भागांमध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी 


बाजार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


२ ९ 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) 
व (३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ 
रोजीचे ०००१ वाजता पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे 
२४०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


उपविभागीय दंडाधिकारी , वाशिम/रिसोड /मंगरुळपीर/ कारंजा यांना 
उपरोक्त आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये 
स्थानिक पोलीस अधिका-यांशी सल्लामसलत करून सूट देण्याचे अधिकार 
याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून 
तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर 
परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू 
करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात 
परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल 
तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी यांचेशी विचारविनिमय करून आदेश लागू करण्यास 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच 
आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी 
विशेष कार्यकारी अधिकारी/ दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


२०१९ रोजी संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रात कलम १४४ ( अ ) फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , १९ ७३ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे आवश्यक 
असल्याबाबत या कार्यालयास कळविले आहे. 

त्याअर्थी, मी , ह्रषिकेश मोडक ( भा.प्र.से.), जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ - अ अन्वये मला प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , श्री गणेश विसर्जन मिरवणूक काळात 
शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होऊ नये याकरीता श्री गणेश विसर्जन मिरवणूक काळात दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०१९ रोजी वाशिम शहर पोलीस ठाणे चे संपूर्ण 
क्षेत्रात आणि दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ ते १४ सप्टेंबर २०१९ रोजी 
पो.स्टे . मालेगांव हद्दीतील मालेगांव शहराचे संपूर्ण क्षेत्रात व दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०१९ रोजी संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रात श्री गणेश विसर्जन 
मिरवणुकीतील वाहनांवर तलवार , त्रिशूल , भाला, कोयता , विळा, दांडपट्टा , 
कट्यार इत्यादी धारदार शस्त्र लावण्याबाबत मनाई आदेश पारीत करीत 
आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आला आहे . 


दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ . 


दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३७६ . 
संदर्भ : पोलीस अधीक्षक , वाशीम यांचे पत्र क्र . जिविशा- का.व.सु. 

प्रतिबंधक -२०१९ -३ ९ ०१ , दिनांक २- ९ -२०१ ९ . 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४- अ अन्वये 

आदेश लागू 

करणेबाबत 
क्र . कक्ष- ८ - अ.का ( गृह )-कावि - १०२३-२०१९ . - 
ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांनी संदर्भीय पत्रान्वये , वाशिम 
शहर व मालेगांव पो.स्टे. चे शहरी व ग्रामीण क्षेत्र जातीयदृष्ट्या आणि 
सण उत्सवाचे अनुषंगाने अत्यंत संवेदनशील असल्याचे स्पष्ट 
होते. जातीयवादी घटनांमुळे वाशिम व मालेगांव शहरामध्ये हिन्दू-मुस्लिम 
समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे श्री गणेशविसर्जन 
मिरवणूक दरम्यान एखादा अनुचित प्रकार घडून जातीय दंगल घडून 
आल्यास मिरवणुकीमध्ये शक्ती प्रदर्शनाकरीता वाहनांवर लावण्यात 
आलेल्या घातक शस्त्रांचा उपयोग एकमेकांविरुद्ध मारक शस्त्र म्हणून 
निश्चितच होवू शकतो. त्यामुळे जीवित हानी होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे 
गणेश विसर्जन मिरवणुकी दरम्यान वाहनावर शक्ती प्रदर्शन करण्याचे 
उद्देशाने लावण्यात येणा - या तलवार ,त्रिशूल , भाला , कोयता, विळा , 
दांडपट्टा, कट्यार इत्यादी धारदार घातक शस्त्रांवर बंदी घालणे अत्यंत 
आवश्यक आहे . तरी श्री गणेश विसर्जन मिरवणूक काळात दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०१९ रोजी वाशिम शहर पोलीस ठाणेचे संपूर्ण क्षेत्रात 
आणि दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ ते १४ सप्टेंबर २०१९ रोजी पो.स्टे . 
मालेगांव हद्दीतील मालेगांव शहराचे संपूर्ण क्षेत्रात व दिनांक १३ सप्टेंबर 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३७७. 
संदर्भ : पोलीस अधीक्षक , वाशीम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा 

का.व.सु.- प्रतिबंधक-२०१ ९ -३९ ७७, दिनांक ६ -९ -२०१ ९ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व (३ ) अन्वये 
आदेश लागू करणेबाबत 

क्र . कक्ष- ८ - अ.का.( गृह)-कावि - १०२८-२०१९. 
ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ रोजी मोहरम 
उत्सवास व दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजी पासून श्री गणेश उत्सवास 
सुरुवात झाली असून दिनांक १० सप्टेंबर २०१ ९ व ११ सप्टेंबर २०१९ 
रोजी मोहरम विसर्जन व दिनांक १२ सप्टेंबर २०१ ९ ते १४ सप्टेंबर 
२०१९ रोजी पावेतो श्री गणेश विसर्जनानिमित्त शहरी व ग्रामीण भागात 
मिरवणुकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे . 

सद्यस्थितीत वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण उत्सवांचे दृष्टीने 
अत्यंत संवेदनशील असून वाशिम जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या 
जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता व 
सुव्यवस्था कायम राहावी , याकरीता दिनांक १० सप्टेंबर २०१९ रोजीचे 
०००१ वाजता पासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे २४०० 
वाजेपर्यंत कलम ३७ ( १ ),( ३) मुं . पो . अॅक्ट 

नुसार 

प्रतिबंधात्मक आदेश 
निर्गमित होण्यास पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांनी संदर्भीय पत्रान्वये 
विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १),( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी जिल्हादंडाधिकारी, 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मुंबई पोलीस अॅक्ट लागू करण्याचे 
आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 


अ.- एक -८ ( १६८५) . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच 
आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी 
विशेष कार्यकारी अधिकारी/ दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टींकरिता मनाई करण्यात आली 
आहे. 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे ,बंदुका , सुरे , लाठ्या 
किंवा काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तीक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे, 
( २) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास , 

(३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे , 


वाशीम : 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ . 


ह्रषिकेश मोडक , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

वाशीम . 


( ४ ) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/ आकृत्या यांचे 
बीभत्स प्रदर्शन करणे. 


( ५) वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे, अशा प्राधिका-यांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितीमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथवून पाडण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणने , पत्ते 
खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस/ 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांमध्ये प्रसार / प्रचार करणे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १३७८ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ अन्वये आदेश 
क्र . गृह विभाग -कक्ष-४ ( ३)-कावि - ५६८-२०१९ . - 
ज्याअर्थी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रभारी अधिकारी , पो.स्टे ., 
रायपूर यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले की , पोलीस स्टेशन, रायपूर 
अंतर्गत ग्राम पिंपळगांव सराई ( सैलानी ) येथेदिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ 
रोजी पोळ्याची मोठी अमावस्या असल्याने सैलानी बाबा दर्गा येथे मोठ्या 
प्रमाणात राज्यातून व परराज्यातून सर्वधर्मीय अंदाजे १ लाख भाविक 
भक्त सैलानी येथे दर्शनासाठी येतात . मागील यात्रा काळात मांढरादेवी , 
काळोबा देवी यात्रा दरम्यान घडलेली घटना लक्षात घेता यात्रेत कोणताही 
अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून खबरदारीच्या उपाययोजना अंमलात 
आणने अत्यंत गरजेचे आहे . 

सैलानी यात्रा उत्सवाला मोठ्या संख्येने भाविक लोकांची गर्दी होत 
असल्यामुळे तसेच सैलानी येथे वाहनतळाची व्यवस्था नसल्याने वाहतूक 
नियंत्रण करण्यास फार मोठ्या अडचणी निर्माण होतात . पर्यायाने 
यात्रा महोत्सव दरम्यान अपघात होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. करिता खालील रकाना 
क्रमांक ( २ ) मध्ये दर्शविलेल्या मार्गावारील जड वाहने / खाजगी वाहतूक 
ही रकाना क्रमांक ( ३ ) मध्ये दर्शविलेल्या मार्गाने वळविणे आवश्यक 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे. 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 


( १ ) अंत्ययात्रा , 


( २) धार्मिक विधी/ धार्मिक मिरवणूक/ लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक 
सण इत्यादी. 


( ३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी , 
( ४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे /रंगमंच इत्यादी. 

( ५) विभिन्न भागांमध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी 
बाजार . 


अ . क्र . 


सध्याचा मार्ग 


पर्यायी मार्ग 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 
( १),(३) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १० सप्टेंबर २०१९ 
रोजीचे ०००१ वाजतापासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे 
२४०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


( १ ) 

( २ ) 
१ रायपूर , पिंपळगाव सराई , 

सैलानी , ढासाळवाडी घाटनांद्रा 


( ३ ) 
रायपूर , मातला, केसापूर , 

दुधा . 


माळवंडी , 


उपविभागीय दंडाधिकारी , वाशिम/रिसोड/मंगरुळपीर/ कारंजा यांना 
उपरोक्त आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये 
स्थानिक पोलीस अधिका-यांशी सल्लामसलत करून सूट देण्याचे अधिकार 
याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . 

प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर 

लावून 
तसेच 

ड्रम वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर 
परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू 
करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात 
परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल 
तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी यांचेशी विचारविनिमय करून आदेश लागू करण्यास 


२ दुधा, घाटनांद्रा, ढासाळवाडी, 

दुधा, माळवंडी, केसापूर, 
सैलानी, पिंपळगांव सराई , मातला, रायपूर . 

रायपूर . 
त्याअर्थी, यात्रेतील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी 
यादृष्टीने मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३३ नुसार मी , 
जिल्हादंडाधिकारी, बुलडाणा या आदेशाद्वारे वरील रकाना क्रमांक ( २) 
मध्ये दर्शविलेल्या मार्गावर यात्रा असल्यामुळे सदर मार्गावरील जड वाहतूक 
खाजगी वाहतूक रकाना क्रमांक ( ३ ) मध्ये दर्शविलेल्या मार्गाने दिनांक 
३० ऑगस्ट २०१ ९ ते ३१ ऑगस्ट २०१ ९ पर्यंत वळविण्यात येत 
आहे . त्यानंतर हा आदेश रद्द होऊन वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , 


शके १ ९ ४१ 


३१ 


सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्याचेनिदर्शनास आल्यास मुंबई पोलीस 
कायदा, १ ९ ५१ चे कलम १३१ अन्वये उचित कार्यवाही करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी माझे स्वाक्षरी व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१९ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३७९ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ , ३७ व ४० नुसार 
जाहीरनामा 
क्र . कावि - गृहविभाग -कक्ष-४( ३ )-६१७-२०१९. – 

दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक 
१२ सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत गणेश चतुर्थी ते अनंत चतुर्दशी पावेतो 
गणेशोत्सव साजरा होत आहे . बुलडाणा जिल्ह्यातील सर्व शहरात , 
गावांत , खेड्यात सार्वजनिक रस्त्यावर अगर रस्त्याच्या आसपास सार्वजनिक 
शांतता भंग न होण्याच्या हेतुने गणेशोत्सवानिमित्य होणारे मेळावे, दिंडी, 
अगर मिरवणुकीत भाग घेणा- या लोकांचेनियमनाकरीता मुंबई पोलीस 
कायदा, १९ ५१ चे कलम ३३,३७ व ४० प्रमाणे खालील निर्बंध घालण्यात 
येत आहे. 


जिल्ह्यात दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ या 
कालावधीत ( दोन्ही दिवस धरुन ) कोणासही जर श्री गणपती स्थापने 
प्रीत्यर्थ अगर विसर्जनाप्रीत्यर्थ मेळावेकिंवा पालख्या किंवा वाद्यांसहीत 
मिरवणूक काढावयाची झाल्यास अगर नाचगाणेकिंवा कुस्त्याचे सामने 
करावयाचे असल्यास त्या व्यक्तीने संबंधित पोलीस ठाण्याच्या 
अधिका- याकडून 

लेखी परवानगी घेतील पाहिजे . अशी लेखी परवानगी 
घेतल्याशिवाय वरील कालावधित कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक काढण्यास 
मनाई आहे . 
( प्रेत यात्रेलामात्र नियम लागू राहणार नाही.) 

ज्या लोकांना असे परवाने पाहिजे असतील त्यांनी अशी मिरवणूक 
काढावयाचे ३६ तास अगोदर लेखी अर्जाद्वारे संबंधित पोलीस ठाण्याचे 
ठाणेदार यांचेकडे खालीलप्रमाणे माहिती भरुन दिली पाहिजे . 
मुख्य आयोजकाचे पूर्ण नाव व पत्ता . 
ज्या कारणासाठी परवाना पाहिजे ते कारण . 
मेळावा अगर मिरवणुकीचेवर्णन व मंडळाचे नांव . 

कोणकोणत्या ठिकाणी जाण्याकरीता परवाना पाहिजे ती तारीख व 
वेळ . 

ज्या रस्त्याने मिरवणूक अगर मेळावा जाणार असेल तो रस्ता. 
ज्या तारखेचा किंवा वेळेचा परवाना पाहिजे ती तारीख व वेळ . 
मिरवणूक चालकाचे व सदस्यांचे पूर्ण नाव व पत्ता . 

मुख्य आयोजकाने मिरवणुकीतील किंवा मेळाव्यातील प्रत्येक व्यक्तीचे 
योग्य शांत वर्तनाबद्दल तो स्वतः जबाबदार आहे असे अर्जावर लिहून 
दिले पाहिजे. 

मिरवणुकीत वापरावयाचे वाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी , 
बुलडाणा यांचेकडून तपासून घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र . 


अशा प्रकारची मिरवणूक अगर मेळावा सार्वजनिक जागेतून नेतांना 
संबंधित व्यक्तीजवळ असा परवाना असावयास पाहिजे व दंडाधिकारी 
अगर पोलीस अंमलदार यांनी तो पहावयास मागितल्यास त्यांना दाखविला 
पाहिजे . 

श्री गणपती विसर्जनाचे दिवशी मिरवणूक अगर मेळावा रात्री १०.०० 
वाजेपर्यंत मिळालेल्या परवान्यात नमूद केलेल्या रस्त्यानेच व वेळेनुसार 
काढण्यात यावी . दुस - या रस्त्याने त्यांना जावूदिले जाणार नाही व 
वहीवाट अगर इतर सबब ऐकली जाणार नाही . त्या मिरवणुकीमुळे इतर 
मिरवणुकीस अगर रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी 
घेतली पाहिजे. अडथळा झाला तर त्याबद्दल तो मुख्य आयोजक जबाबदार 
धरला जाईल . मिरवणूक विसर्जन वेळेच्या आंत केले पाहिजे . 

कोणत्याही प्रसंगी मिरवणूक अथवा मेळावा ह्यांनी प्रेतयात्रेला अग्रक्रम 
दिला पाहिजे ( जावू दिले पाहिजे). व्यक्ती, प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा यांचे 
सार्वजनिक जागेत प्रदर्शन करण्यास मनाई आहे . 

वरील उत्सवाच्या काळात सभ्यता अगर निमित्ताने बिघाड होईल 
किंवा कायद्याविषयी तिरस्कार निर्माण होईल किंवा निरनिराळ्या जमातीतील 
शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य किंवा गैरवर्तन करण्यास 
मनाई करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे जातीय तंटे, बखेडेनिर्माण होतील 
अगर निरनिराळया भागात किंवा जमातीत संघर्षनिर्माण होईल असे 
कोणतेही कृत्य , भाषण , जाहिरात , प्रदर्शन , अंगविक्षेप , सोंग काढणे 
यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे . तसेच बीभत्स शब्दांचा उच्चार 
करू नये किंवा बीभत्स सोंग आणू नयेत , कोणास अपमानकारक चिड 
येण्यासारखेकिंवा असे कोणतेही कृत्य करू नये व शांततेचा भंग होईल 
अशा प्रकारच्या घोषणा करू नये अगर गैरशिस्त गोंगाट करू नये . 

ज्याचेबरोबर वाद्य साहित्य , खेळ , दिंड्या, आखाडे, सोंग फलके 
आहेत अशा लोकांनी रस्त्याने जातांना आजूबाजूस राहणा- या लोकांना 
त्रास होईल अशारितीने थांबू नये, अगर गाणे गावू नये आणि ज्यावेळी 
एखादे जनावर बुजाडण्याचा संभव असेल त्या त्या वेळी अशी जनावरे 
तेथून निघून जाईपर्यंत वाद्य वाजविणे एकदम बंद ठेवले पाहिजे. 

मशीद जवळून मिरवणूक जातांना मशिदीपुढे न थांबता पुढेनिघून 
जावे,रेंगाळू नये, मेळावेकिंवा मिरवणुकी रस्त्याने जात असता किंवा 
रस्त्याने मेळाव्यातील मुले पदे म्हणू लागली असता अगर रस्त्याने काही 
वेळपर्यंत मेळाव्यास उभे राहणे भाग पडले असता मेळाव्याचे अगर 
मिरवणुकीच्या मुख्य आयोजकाने रस्त्यावरून गाडी वगैरे वाहनास अडथळा 
होणार नाही अशी तजवीज केली पाहिजे . असा अडथळा झाला तर त्या 
बद्दल तो मुख्य आयोजक जबाबदार धरला जाईल . मेळावा अगर मिरवणूक 
रस्त्याने जात असतांना त्यातील कोणत्याही इसमाने विशेष परवान्याशिवाय 
कोणतेही अग्नीशस्त्र , मशाल (टेंभे ), तलवार , खंजीर, कट्यार , चाकू , 
काठ्या , बांबू , छोटे दगड, गोफन अगर कोणत्याही प्रकारचे शस्त्र अगर 
ज्यायोगे दुखापत करता येईल असे कोणतेही शस्त्र किंवा पदार्थ घेवून 
जावू नये अथवा जवळ बाळगू नये. ज्यांचे जवळ असे शस्त्र किंवा वस्तू 
सापडतील त्यांचे जवळून ते घेवून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात येतील . 

मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३३, ३७ व ४० प्रमाणे मला जे 
अधिकार आहेत त्या नुसार जाहीरनामा काढण्यात येत आहे.परिस्थितीचे 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


लाठ्या, काठ्या किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत 
ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 


नाहीत . 


अवलोकन करून माझी अशी खात्री आहे की , वरील जाहीरनामा प्रसिध्द 
होताच तो ताबडतोब अंमलात यावा . ज्यांचा या जाहीरनाम्याशी संबंध 
असेल त्यांनी तो पाळला पाहिजे . या जाहीरनाम्यातील कोणत्याही शर्तीच्या 
विरूध्द जो कोणीही गुन्हा करेल तो मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे 
कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . अशा गन्हेगारांवर मुंबई पोलीस 
कायदा, १९ ५१ चे कलम १५२ नुसार व भारतीय दंड संहिताप्रमाणेसुध्दा 
खटला भरण्यात येईल . 


कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाहीत . 


दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवा ब्लास्टींग किवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे 
गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 


हा जाहीरनामा दिनांक ०२ सप्टेंबर २०१९ चे सकाळी ०६.०० वाजेपासून 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ चे रात्री १०.०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरून ) अंमलात राहील . 


आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप /विटंबनात्मक नकला करणार नाही, सभ्यता 
व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा अशी कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , व्यक्तीच्या किंवा 
शवांच्या किंवा त्याचा प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


हा जाहीरनामा आज दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानीशी काढण्यात येत आहे . 


व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखावण्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार 


नाहीत . 


बुलडाणा : 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ . 


डॉ . निरूपमा डांगे, 
जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा. 


तसेच ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) यवतमाळ 
जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व 
रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३८० . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

डाधिकारी , यांजकडून 


वाचा : पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र . जिवीशा 
प्रतिआदेश - ४१२१-२०१९ , दिनांक ०४-०९ -२०१ ९ , प्राप्त दिनांक ० ९ 
० ९ -२०१ ९ . 


आणखी असेही आदेशित करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय/ निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मीक 
कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी 
दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही. या आदेशामधून 
विशेषरित्या / मिरवणुका/ कार्यक्रम यांना ( शासकीय/निमशासकीय 
कर्मचारी यांचे धरणे / आंदोलन इ . वगळता) सूट देण्याचे अधिकार 
संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी देण्याबाबतची 


आदेश 


कार्यवाही करावी . 


क्रमांक गृहशाखा- डेस्क - १२- कावि- १२०२-२०१९. 

उपरोक्त वाचान्वये यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक ०२ सप्टेंबर २०१९ 
पासुन ते १३ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत गणेशोत्सव सुरू आहे. तसेच आगामी 
विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता व विविध राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांद्वारे 
त्यांच्या मागण्यावर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता मोर्चा, धरणे इ . स्वरूपाचे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्याचे शक्यता आहे . यवतमाळ जिल्ह्यात 
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
करणे आवश्यक असल्याबाबत कळविले आहेत . 


ज्या शासकीय / निमशासकीय कर्मचा- यांना धरणे / आंदोलन / 
निदर्शने करावयाचे असेल व त्याकरीता ५ पेक्षा अधिक संख्येने 
जमावयाचे असल्यास त्याकरीता पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांची 
पुर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील . त्यांना अशी परवानगी मागणारा 
अर्ज , धरणे / आंदोलन / निदर्शने करावयाच्या दिनांकाच्या किमान १० 
दिवस अगोदर सादर करणे बंधनकारक असेल . 


तरी वरील काळात यवतमाळ जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) (३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , ललितकुमार व-हाडे, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय 
कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा- याच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती 
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्यांच्याजवळ , 


सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे . 
सदरचा आदेश दिनांक ० ९ सप्टेंबर २०१ ९ चे ००.०१ वा . ( मध्यरात्री 
पासून ) ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०१९ चे २४.०० वा ( मध्यरात्री पर्यंत ) 
अंमलात राहतील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या 
आदेशाची प्रसिध्दी दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी 
माध्यमाद्वारे पोलिसांनी करावी . तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी/ 


शस्त्र , काठी, तलवार , बंदुका बाळगणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


३३ 


३ 


तहसिलदार / पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटिस बोर्डावर 

लावून 
प्रसिध्दी देण्यात यावी. 


हे आदेश दिनांक ० ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी 
निर्गमित करीत आहे. 


ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय , मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका 
क्र . १७३-२०१० मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊन, 
ध्वनी प्रदुषण ( नियमन व नियंत्रण) अधिनियम , २००० तसेच पर्यावरण 
संरक्षण अधिनियम , १९ ८६ मधील तरतुदी नुसार ध्वनी प्रदुषण नियमन व 
नियंत्रण करण्यासाठी आदेश पारित केलेले आहेत. सदर आदेशाचे 
पालन करतेवेळी पोलीस प्रशासन आणि गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते व 
पदाधिकारी यांचेमध्ये संघर्ष होऊन तणावाची परिस्थितीनिर्माण होते व 
प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो . 


यवतमाळ : 


ललितकुमार व- हाडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ . 


यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३८१ . 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) प्रमाणे 

आदेश 


ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय , मुंबई मध्ये दाखल जनहित याचिका 
क्रमांक १५२-२०१० मध्ये मा . न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊन, 
ध्वनी प्रदुषण ( नियमन व नियंत्रण) अधिनियम , २००० तसेच पर्यावरण 
संरक्षण अधिनियम , १९ ८६ मधील तरतुदीनुसार ध्वनी प्रदुषण नियमन व 
नियंत्रण करण्यासाठी आदेश पारित केलेले आहेत . तथापी, सदर आदेशाचे 
पालन करतेवेळी पोलीस प्रशासन आणि गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते व 
पदाधिकारी यांचेमध्ये संघर्ष होऊन तणावाची परिस्थिती निर्माण होते व 
प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो . 


क्रमांक कक्ष - ८- अका ( गृह )-कावि- १०१३-२०१९ . 
ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक ०२ सप्टेंबर २०१९ रोजी 
श्री गणेश ची स्थापना होणार आहे. स्थापना झालेल्या श्री चे विसर्जन 
शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १४ 
सप्टेंबर २०१९ पर्यंत सार्वजनिकरित्या मिरवणुका काढुन करण्यात येणार 
आहे . तसेच संपूर्ण गणेश उत्सव काळात गणेश मंडळातर्फे विविध 
धार्मिक व सांस्कृतीक कार्यक्रम आणि इतर कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात 
आयोजित करण्यात येतात. श्री स्थापना व विसर्जन मिरवणुकामध्ये तसेच 
संपूर्ण उत्सव काळामध्ये आयोजीत विविध कार्यक्रमाचे वेळी गणेश मंडळा 
तर्फे डॉल्बी/ डि . जे . साउंड सिस्टीमचा वापर होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. सदरच्या साउंड सिस्टीम ह्या व्यक्तींचे आरोग्य आणि स्वास्थास 


त्याअर्थी, मी , शैलेश हिंगे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ मधील कलम १४४ ( १) अन्वये असा 
आदेश देतो की , श्री गणेश उत्सव संपुर्ण काळात दिनांक ०२ सप्टेंबर 
२०१ ९ ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ रोजी गणेश विसर्जन मिरवणूक 
संपेपर्यंत वाशिम जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही डॉल्बी मालक / धारक / गणेश 
मंडळाचे पदाधिकारी यांनी त्यांचे कब्जातील डॉल्बी सिस्टीम वापरात / 
उपभोगात आणू नये तसेच सदर डॉल्बी मशिन व यंत्रसामुग्री स्वतःचे 
कब्जात सिलबंद स्थितीत ठेवावी . सदर आदेश दिनांक ०२ सप्टेंबर 
२०१९ ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ रोजी पर्यंत लागू राहील . सदर 
आदेशाचे उल्लंघन करणा - या व्यक्ती/ मंडळाचे पदाधिकारी यांचेविरुध्द 
पोलीस विभागाकडून फौजदारी कारवाई करण्यात येईल . 


अत्यंत घातक ठरू शकतात . 


सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
दिला आहे. 


तरी गणेशोत्सव २०१९ मधील गणेश स्थापना आणि विसर्जन 
मिरवणुकीमध्ये तसेच संपुर्ण उत्सव काळात आयोजित विविध धार्मीक , 
सांस्कृतीक व इतर कार्यक्रमाचे वेळी डॉल्बी सिस्टीम / डी . जे . साउंड 
सिस्टीम चा वापर होऊ नये याकरीता दिनांक ०२ सप्टेंबर ते दिनांक १४ 
सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , सन १९ ७३ 
कलम १४४ (१ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे आवश्यक 
असल्या बाबत मा . पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . 
जिविशा-प्रतिबंधक -१४४ ( १)-२०१९-३७६८ , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ 
रोजीचे प्रस्तावा अन्वयेनिदर्शनास आणुन दिले आहे . 


वाशीम 


शैलेश हिंगे , 


दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ . 


अपर जिल्हादंडाधिकरी , 


वाशीम . 


अ.- एक – ९ ( १६८५) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . १३८४ . 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 

१९ ( ब) व १९ ६१ चे नियम १८ (१ ). 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १३८२ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्र.वि.- ४- हरिओम अशेवितंसं - नों - अधिसु-१०४३१-२०१९. 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला यांनी आपल्या अधिकारात 
नोंदणी क्रमांक एकेएल - एकेएल - जी.एन एल ( ओ)-११४-२०१९ , दिनांक 
०५ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये हरिओम अभिनव शेती विविध तंत्रज्ञान संगोपन 
व समृध्दी सहकारी संस्था मर्या.अकोली खु., ता.जि.अकोला या संस्थेची 
नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) 
नुसार केली असून कलम १२( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चा नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये वर्गिकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे केले आहे. 


( २ ) या कार्यालयाचे अवसायनाचा अंतिम आदेश जा.क्र . उपनिअम / 

वि - १ - अवसायन - अंतीम आदेश- १८४०-२०१८ , 
दिनांक २७-०६-२०१८ . 


( ३ ) अवसायक , त्रिरत्न बेरोजगारांची नागरीक सेवा सहकारी 

संस्था मर्या., अमरावती , र. न.७०३ संस्थेचा नियम १८( १) 

अन्वेय पुनर्रचनेचा अर्ज दिनांक १९ -०७-२०१९. 
( ४) या कार्यालयाचे संस्थेच्या पुनर्जिवना संबधीचा मसुदा आदेश 

जा.क्र.उपनियम-नियमन-त्रिरत्न बेरोजगारांची संस्था -पुनर्जि 
मसुदा आदेश- १७५७-२०१९ , दिनांक २२-०८-२०१९ . 


अकोला : 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ 


डॉ . प्रवीण एच . लोखंडे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अकोला. 


( ५ ) संस्थेचा मसुदा आदेशावरील आक्षेपाचा संबंधीचा अवसायकाचा 

दिनांक २३-०९-२०१९ चा अहवाल . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३८३ . 


आदेश 


क्रमांक उपनिअम अवसायन-त्रिरत्न बेरोजगार -पुनर्जीवन -आदेश-१९२६ 


वाचा : (१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.जिउनिबु-नियमन- कृग्राविब 

अंतीम आदेश-४९ ४ ९ -२०१३, दिनांक १७-४-२०१३ . 
( २) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र.जिउनिबु-विधी-जिसकृग्राबवि 

अव - ब - आ -२५११/ १७ , दिनांक २२-६-२०१७ . 


२०१९. 


( ३ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 

मंत्रालय , मुंबई यांचा शासन निर्णय क्र.राजस -२०१९ 
प्र.क्र.१४३-५- स ,दिनांक- २९ जुलै , २०१ ९ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १९ (ब ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १८( १) आणि महाराष्ट्र 
शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे आदेश क्र . सी . एस . एल 
१४ ९३-११६२- सी . आर- ४७-१५- सी , दिनांक ०७ ऑगस्ट १९९ ३ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , राजेंद्र पालेकर , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , अमरावती याद्वारे त्रिरत्न बेरोजगारांची नागरीक सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., अमरावती , र . नं . ७०३ या संस्थेचा पुनर्जीवना संबंधीचा 
आदेश पारित करीत आहे . 

या कार्यालयाचे वाचा क्र .( ४ ) चा मसुदा आदेश कायम करण्यात येत 
आहे. संस्थेने मसुदा आदेशात नमुदप्रमाणे कार्यवाही करावी व तसा 
अहवाल कार्यालयास सादर करावा . 
सदरच्या आदेशाच्या तारखेपासून संस्थेची पुनर्रचना झाली आहे असे 
समजण्यात यावे . 


क्र.जिउनि- बुवि -१-( अ)-सकृग्राबवि - अव -ब - आ -३५०४-१९. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३( ४ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील तरतुदींना अनुसरुन 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार बुलडाणा जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामिण 
बहुउद्देशिय विकास बँक म ., बुलडाणा, र.न .१०४ , ता.जि. बुलडाणा या 
बँकेच्या संदर्भ क्र .(०१ ) च्या आदेशात अंशतः बदल करुन बँकेच्या 
अवसायक पदी श्री . नानासाहेब चव्हाण , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, बुलडाणा यांचे ऐवजी विद्यमान श्री . महेंद्र चव्हाण , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, बुलडाणा , यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह पारित करण्यात 


येत आहे . 


संस्थेचे नाव व नोंदणी क्रमांकामध्ये कोणताही बदल नाही . संस्थेचे 
नाव त्रिरत्न बेरोजगारांची नागरीक सेवा सहकारी संस्था मर्या., अमरावती , 
र . नं . ७०३ , ता . जि . अमरावती असे राहील . 
श्री . सी . आर . वर्धे, सहाय्यक सहकारी अधिकारी अमरावती यांना 
कळविण्यात येते की , त्यांनी त्रिरत्न बेरोजगारांची नागरीक सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., अमरावती , र . नं . ७०३ संस्थेची १ महिन्याचे 
आत प्रथम सभा घेऊन हंगामी कार्यकारिणीची निवड करुन तसा 
अहवाल कार्यालयास सादर करावा. 


बुलडाणा : 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ . 


डॉ . महेंद्र चव्हाण , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


३५ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१९ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह पारित करण्यात येत आहे . 


अन्वये वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले 
" इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


असून उपवर्गीकरण 


अमरावती : 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१९ . 


राजेंद्र पालेकर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३८७ . 

क्र.सनि -विनियम - नोंदणी इतर संस्था - ७७०-२०१९. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३८५ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


मी , एस . पी . पोहरे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , बाळापुर , 
ता . बाळापुर , जि . अकोला याद्वारे अधिसुचित करतो की , नियोजित 
विकास अभिनव शेती विविध तंत्रज्ञान , संगोपन व समृद्धी सहकारी संस्था 
मर्या., देगांव, ता . बाळापुर, जि . अकोला या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन , १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .२४ ) 
मधील कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एकेएल -बिएलआर-जिएनएल ओ - १३२५-२०१९ , दिनांक 
०७ सप्टेंबर २०१९ असा आहे . 


क्र.सनि -विनियम - नोंदणी इतर संस्था - ७५६-२०१९. 


मी , एस . पी . पोहरे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , बाळापुर , 
ता . बाळापुर, जि . अकोला याद्वारे अधिसुचित करतो की , नियोजित 
सिध्दीविनायक अभिनव शेती विविध तंत्रज्ञान , संगोपन व समृद्धी सहकारी 
संस्था मर्या., खिरपुरी बु., ता . बाळापुर , जि . अकोला या संस्थेचे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन , १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र .२४ ) मधील कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 

संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एकेएल -बिएलआर-जिएनएल ओ - १३२४-२०१९ , दिनांक 
०७ सप्टेंबर २०१९ असा आहे. 


महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील कलम १२( १ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) 
अन्वये वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
" इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३८८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १२( १ ), 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) 
अन्वये वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
" इतर संस्था ” करण्यात आले आहे. 


क्र.सनि -विनियम - नोंदणी इतर संस्था - ७७७-२०१९. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १३८६ . 


मी , एस . पी . पोहरे , सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , बाळापुर , 
ता . बाळापुर , जि . अकोला याद्वारे अधिसुचित करतो की , नियोजित 
श्री . स्वामी अभिनव शेती विविध तंत्रज्ञान , संगोपन व समृद्धी सहकारी 
संस्था मर्या., व्याळा , ता . बाळापुर , जि . अकोला या संस्थेचे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन , १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र .२४ ) मधील कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एकेएल -बिएलआर-जिएनएल ओ - १३२३-२०१९ , दिनांक 
०७ सप्टेंबर २०१९ असा आहे. 


आदेश 


क्र.सनि -विनियम - नोंदणी इतर संस्था - ७६३-२०१९. 


मी , एस . पी . पोहरे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , बाळापुर , 
ता . बाळापुर , जि . अकोला याद्वारे अधिसुचित करतो की , नियोजित 
धनश्री अभिनव शेती विविध तंत्रज्ञान , संगोपन व समृद्धी सहकारी संस्था 
मर्या., खिरपुरी बु ., ता . बाळापुर , जि . अकोला या संस्थेचे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन , १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र .२४) मधील कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक ऐकेएल -बिएलआर-जिएनएल ओ-१३२२-२०१९ , दिनांक 
०७ सप्टेंबर , २०१ ९ असा आहे . 


महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील कलम १२( १ ), 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) 
अन्वये वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून 
" इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 


असून उपवर्गीकरण 


6 


बाळापुर : 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ . 


एस . पी . पोहरे , 
सहाय्यक निबंधक , 


सहकारी संस्था , बाळापुर . 


महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील कलम १२ ( १ ), 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १० ( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


